RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
Regn. No . PCE/069/ 2013- 2015 
www .dgps .maharashtra .gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५, अंक - ३६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे ७९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

विभागीय आयुक्त यांजकडून 

प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- २/ जमीन- ४/२७८४५ / २०१६. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम २९ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून दि बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट, दिनांक १२ मे १९०४ याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या 
“ प्रकरण चार संरक्षित वने ” याच्या तरतुदी, जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही , मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा 
स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक 
विशेषकरून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडिक जमिनी ( यात यानंतर ज्यांचा “ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) या “ संरक्षित वने " 
म्हणून लागू असतील ; 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी “राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे तसेच [मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम ( ४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी - १०८१/ एफ -६ , दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त, नाशिक याद्वारे : 
( अ ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनींस लागू असण्याचेबंद 

होईल ; 


( ब) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( क) यासोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( ड ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता, तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून पेठ 
तालुक्याचे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, उपविभाग दिंडोरी यांची नियुक्ती करीत आहेत . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


(इ ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११, १२ , १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी , नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 


____ अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव डिक्सळ 


गट 
क्रमांक 


क्षेत्र 


चतु :सीमा 


उत्तर 


पूर्व 


दक्षिण 


पश्चिम 


हे . आर 


६ 


००.२६ 


०० . २६ 


फॉरेस्ट गट नंबर ५ 


फॉरेस्ट गट नंबर ५ 


फॉरेस्ट गट नंबर ७ 


फॉरेस्ट गट नंबर ५ 


०० . २० 


मौजे तोरणमाळची शीव 


फॉरेस्ट गट नंबर ६, ७ 


गट नंबर १ 


गट नंबर १, २ , ३ व 
गावठाण . 


०० . ७५ 


गट नंबर २६ 


फॉरेस्ट गट नंबर ७ 


मौजे मोहदांडची शीव 


गट नंबर २८, २९ 


३४ 


१७. ६६ 


१७. ६६ 


फॉरेस्ट गट नंबर ४० 


फॉरेस्ट गट नंबर ४० 


गट नंबर ३५, ३६, ३७, मौजे मोहदांडची शीव 
२२ - अ, २४ , ३१, ३३, 
३० , २६, २९ , २८ . 


०० . २८ 


गट नंबर ३९ 


गट नंबर ३९ 


गट नंबर ३६ 


गट नंबर ३६ 


०० . २४ 


फॉरेस्ट गट नंबर ४० 


फॉरेस्ट गट नंबर ४५ 


गट नंबर ४२ 


गट नंबर ३९ 


१२. ४२ 


फॉरेस्ट गट नंबर ४० 


मौजे तोरणमाळची शीव 


फॉरेस्ट गट नंबर ७ 
गट नंबर ३ व गावठाण 


फॉरेस्ट गट नंबर ४१ , 
गट नंबर ८ , ९ , २३, ४२ , 
४३ , ४४ . 


एकूण.. ३१ . ८१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

एकनाथ डवले, 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ९ ऑगस्ट २०१६ . 


SPECIMEN NOTIFICATION 
No. RB/Desk - Il/Land - 4 /27845 /2016 . - Whereas, the Commissioner of Nashik has, in exercise of the 
powers conferred by Section 29 of the Indian Forests Act, 1927 (XVI of 1927 ) vide The Bombay Government 
Gazette , dated 12th May 1904 , the Notification , Commissioner of Nashik , declared that the provisions of IV 
of “Protected Forests ” of the said Act shall be applicable to the Forest Land / Waste Land which is not 
included in the "Reserved Forests", butwhich is the property ofGovernment, or over which the Government 
has proprietary rights , or to the whole or any part of the Forest -Produce of which the Government is 
entitled ,more specifically mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the said 
land") as a “ Protected Forests "; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


३ 


( e ) 


and whereas, the Government of Maharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian Forest Act , 1927 (XVIof 1927 ) decided to constitute the said land , to be a "Reserved Forests” ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests Act , 
1927 ( XVI of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department No . FLD 
1081/F -6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of 
Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 (Bom . VIII of 1958 ) ] the Commissioner of 
Nashik hereby : - 
(a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 
(b ) declares that theGovernment of Maharashtra has decided to constitute the said land as "Reserved 

Forests ," 
(c ) specifies the situation and limits of " Reserved Forests " as per the Schedule appended hereto ; 

and 
(d ) appoints the Sub -Divisional Officer, Sub - Division Dindori , district Nashik incharge of the Peth 

taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , nature 
and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised 
within the limits of the " Reserved Forests ", or in or over any Forest-Produce , and to dealwith the 
same as provided in Chapter II of the said Act ; 
appoints the Collector,Nashik to hear appeals from any Orders passed by the Forest Settlement 
Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 

Schedule 

District Nashik , taluka Peth , village Dixal 
Gat No . Area 

Boundaries 
North 

South 

West 
1 

2 
H . A . 
ForestGat No . 5 ForestGat No . 

5 ForestGat No. 7 Forest Gat No. 5 
00 .20 Gat Nos. 1 , 2 , 3 and Boundary of village Forest Gat Gat No . 1 
Gavthan . 

Toranmal. 

No. 6 , 7 
00 . 75 Gat No. 26 Forest Gat No. 7 Boundary of Gat Nos. 28 , 29 

village Mohdand . 
17 .66 Forest GatNo . 40 Gat Nos . 35 , 36 , 37 , Boundary of ForestGat No . 40 

22 - A , 24 , 31 , 33 , village Mohdand . 

30 , 26 , 29 , 28 . 
00 .28 Gat No . 39 Gat No. 39 GatNo . 36 Gat No. 36 
00 . 24 Forest Gat No . 40 ForestGatNo. 45 Gat No . 42 Gat No . 39 
12 .42 Forest Gat No. 40 Boundary of Forest Gat No. 7 ForestGat No. 41, 

village Toranmal. Gat No . 3 and GatNos . 8 , 9 , 23 , 
Total .. 31 .81 

Gavthan . 

42 , 43, 44 


East 


6 


00.26 


34 


17.66 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 9th August 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- २/ जमीन- ४/ २९७०७/ २०१६. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम २९ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून दि बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट , दिनांक १४ जुलै १९३२ याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या 
“ प्रकरण चार संरक्षित वने ” याच्या तरतुदी, जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही , मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा 
स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक 
विशेषकरून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडिक जमिनी ( यात यानंतर ज्यांचा “ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) या “ संरक्षित वने " 
म्हणून लागू असतील ; 

__ आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४ , १७ व २९ याद्वारे तसेच [मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( ४ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी - १०८१/ एफ - ६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त, नाशिक याद्वारे : 
( अ) असे घोषित करतात की, उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनींस लागू असण्याचेबंद 

होईल ; 
( ब) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( क) यासोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत; आणि 

( ड ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनींमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता, तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
सुरगाणा तालुक्याचे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग , कळवण यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

( इ ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११, १२, १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

अनुसूची 

जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा, मौजे फणसपाडा 
गट क्षेत्र 

चतु : सीमा 
क्रमांक 
उत्तर 

दक्षिण 

पश्चिम 


न 


हे . आर 


२ .४७ 


मौजे रगतविहीरची शीव 
गट नंबर ८ 


१.१७ 


१.०६ 


गट नंबर ६ 
गट नंबर ५ 
गट नंबर ३२ , ३१ 
नदी 
गट नंबर ४३ 
गट नंबर ४७ 


गट नंबर २ 
गट नंबर ६ 
नदी 
नदी 
गट नंबर ४३ 
गट नंबर ४३ 


गट नंबर ५५, ५६ 
गट नंबर ११ 
नदी 
नदी 
गट नंबर ४० 
गट नंबर ४५ 


१ . १९ 


गट नंबर ३४ , ३५ 
नदी 
गट नंबर ३९ 
गट नंबर ४५ 


००. ३३ 

००.६१ 
एकूण.. ६.८३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , ९ ऑगस्ट २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


५ 


SPECIMEN NOTIFICATION 
No . RB /Desk - II/ Land- 4 /29707 / 2016 . - Whereas , the Commissioner ofNashik has, in exercise of the 
powers conferred by Section 29 of the Indian Forests Act, 1927 (XVI of 1927 ) vide The Bombay Government 
Gazette , dated 14th July 1932 , declared that the provisions of IV of " Protected Forests " of the said Act shall 
be applicable to the Forest Land / Waste Land which is not included in the "Reserved Forests " , but which 
is the property ofGovernment, or over which the Governmenthas proprietary rights , or to the whole or any 
part of the Forest-Produce of which the Government is entitled , more specifically mentioned in the Schedule 
appended hereto (hereinafter referred to as " the said land” ) as a “ Protected Forests ” ; 

and whereas, the Government ofMaharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) decided to constitute the said land, to be a " Reserved Forests ” ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests Act , 
1927 (XVI of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department No. FLD 
1081/ F -6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of 
Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 ( Bom . VIII of 1958 ) ] the Commissioner of 
Nashik hereby : - 
(a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 
(b ) declares that the Government ofMaharashtra has decided to constitute the said land as "Reserved 

Forests; " 
(c ) specifies the situation and limits of “Reserved Forests " as per the Schedule appended hereto ; 


and 


appoints the Sub - Divisional Officer, Sub -Division Kalwan , district Nashik incharge of the Surgana 
taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , nature 
and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised 
within the limits of the " Reserved Forests" , or in or over any Forest- Produce , and to dealwith the 

same as provided in Chapter II of the said Act ; 
( e) appoints the Collector,Nashik to hear appeals from any Orders passed by the Forest Settlement 
Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 

Schedule 

District Nashik , taluka Surgana, village Fanaspada 
GatNo. Area 

Boundaries 


East 


South 


West 


North 

3 


1 


2 


4 


H . A . 


2 .47 


GatNo. 6 


GatNo. 2 


Gat Nos . 55 , 56 


Boundary of 
village Ragatvihir. 
Gat No. 8 
Gat Nos . 34 , 35 


1. 17 
1. 06 
1. 19 
00 . 33 
00 .61 
6 .83 


Gat No. 5 
Gat Nos. 32 , 31 
River 
GatNo. 43 
GatNo. 47 


Gat No. 6 
River 
River 
GatNo. 43 
GatNo . 43 


Gat No . 11 
River 
River 
Gat No. 40 
Gat No. 45 


River 


Gat No. 39 
Gat No. 45 


Total .. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

EKNATH DAWALE, 
Divisional Commissioner , 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 9th August 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-२/ जमीन - ४/ २९७१५/ २०१६. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम २९ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून दि बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट , दिनांक १४ जुलै १९३२ याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या 
“ प्रकरण चार संरक्षित वने ” याच्या तरतुदी, जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही , मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा 
स्वामित्वाधिकार आहे किंवाजिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक 
विशेषकरून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडिक जमिनी ( यात यानंतर ज्यांचा “ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) या “ संरक्षित वने " 
म्हणून लागू असतील ; 

___ आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ (१९२७ चा १६) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट -कलम ( ४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१/ एफ - ६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त , नाशिक याद्वारे : 

( अ ) असे घोषित करतात की, उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनींस लागू असण्याचेबंद होईल ; 
( ब) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( क) यासोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( ड ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता , तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
सुरगाणा तालुक्याचे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग , कळवण यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

( इ ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११, १२ , १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

अनुसूची 

जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा, मौजे हडकाईचौंड 
गट 

चतु : सीमा 
क्रमांक 
उत्तर 

दक्षिण 

पश्चिम 


क्षेत्र 


हे . आर 


००. २३ 
०० . ६४ 
०० . ६७ 


१. ६८ 


४ . ८६ 
००.८३ 
0० . ८२ 
०० . ३१ 


गट नंबर २९ 
गट नंबर २९ 
गट नंबर २४ 
गट नंबर २९ 
गट नंबर १०, २९ 
गट नंबर १२ , २९ 
गट नंबर १० 
गट नंबर १२ 
गट नंबर २२ , २१, २९ 


गट नंबर २९ 

गट नंबर २७ मौजे गोंदुणेची शीव 
गट नंबर २२ 

गट नंबर २२ गट नंबर २४ 
गट नंबर २२ गट नंबर २२ 

गट नंबर २६ 
गट नंबर ४१ गट नंबर ४१ , ३१ 

गट नंबर ३१ 
गट नंबर २९ , ३१ गट नंबर ३१, ७ गट नंबर ८ , १० 
गट नंबर २९ गट नंबर १० 

गट नंबर १२ 
गट नंबर १० 

गट नंबर १० , १५ गट नंबर १२ 
गट नंबर १२ गट नंबर १२ 

गट नंबर १२ 
गट नंबर २९ , १२ , २१ , गट नंबर १२, २१, १७, मौजे गोंदुणेची शीव व 
१७, १९ . १९ , 

गट नंबर २२ . 
गट नंबर ३८ / १ - अ गट नंबर ५७/ १ -ब , नदी गट नंबर ३५/ १ , नदी 
गट नंबर ३३ पै. गट नंबर ४६ 

गट नंबर ५७/ १ - ब 
गट नंबर ४८ गट नंबर ५५ 

गट नंबर ४६ 
मौजे दगडपाड्याची शीव गट नंबर ५० 

गट नंबर ४८ 
गट नंबर ४८ , ५० गट नंबर ५२ 

गट नंबर ५५ 
मौजे दगडपाड्याची शीव . 


७. ३२ 


२ 


T 


0० . ५१ 

१. ३९ 
१. ३२ 
००. २५ 
०० . ४६ 


गट नंबर ३५/ १ 
गट नंबर ३९ , ५७/ २- ब 
गट नंबर ४६ , ३३ पै. 
गट नंबर ३३ 
गट नंबर ५५, ४७, ४८ 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३, शके १९३८ 

अनुसूची - चालू 
जिल्हा नाशिक, तालुका सुरगाणा, मौजे हडकाईचौंड 
क्षेत्र 

चतु : सीमा 
क्रमांक 
उत्तर 

दक्षिण 

पश्चिम 


गट 


. 


हे . आर 


१ . ७५ 
००. ५० 
०० . २९ 

१ . ४६ 
०० . २१ 
०० . ६० 
०० . २६ 


गट नंबर ४८ , ४९ 
गट नंबर ५२ 
गट नंबर ५५ 
गट नंबर ५७/ १ - ब , ४६ 
गट नंबर ५९ , नदी 
नदी 
गट नंबर ६३ 


नदी 


मौजे दगडपाड्याची शीव गट नंबर ५१ 

गट नंबर ५१, ४८ 
मौजे दगडपाड्याची शीव गट नंबर ५५, नदी गट नंबर ५५ 
गट नंबर ५५ नदी 

नदी 
गट नंबर ५५ गट नंबर ५५ 

नदी 
मौजे दगडपाड्याची शीव गट नंबर ५९ 
गट नंबर ५९ 

गट नंबर ६१, ६३ नदी 
गट नंबर ६३ 

गट नंबर ६३, मौजे मौजे गोंदुणेची शीव 
गोंदुणेची शीव . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

एकनाथ डवले, 

विभागीय आयुक्त, 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक, ९ ऑगस्ट २०१६. 


SPECIMEN NOTIFICATION 
No. RB /Desk - Il/Land -4 /29715 /2016 . - Whereas, the Commissioner ofNashik has , in exercise of the 
powers conferred by Section 29 of the Indian Forests Act, 1927 (XVI of 1927 ) vide The Bombay Government 
Gazette , dated 14th July 1932 , declared that the provisions of IV of “ Protected Forests” of the said Act shall 
be applicable to the Forest Land / Waste Land which is not included in the " Reserved Forests " , but which 
is the property ofGovernment, or over which the Government has proprietary rights , or to the whole or any 
part of the Forest-Produce ofwhich the Government is entitled,more specifically mentioned in the Schedule 
appended hereto (hereinafter referred to as “ the said land ") as a “ Protected Forests "; 

and whereas , the Government ofMaharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian Forest Act, 1927 (XVIof 1927 ) decided to constitute the said land , to be a "Reserved Forests” ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests Act, 
1927 ( XVI of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department No. FLD 
1081/F - 6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of 
Section 3 of the Bombay Commissioners of DivisionsAct , 1957 ( Bom. VIll of 1958) ] the Commissioner of 
Nashik hereby : - 
(a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 
(b ) declares that the Government ofMaharashtra has decided to constitute the said land as "Reserved 

Forests ; " 
(c ) specifies the situation and limits of“Reserved Forests ” as per the Schedule appended hereto ; 

and 
( d ) appoints the Sub - DivisionalOfficer , Sub - Division Kalwan , district Nashik incharge of the Surgana 

taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , nature 
and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised 
within the limits of the “Reserved Forests " , or in or over any Forest-Produce , and to dealwith the 

same as provided in Chapter II of the said Act ; 
( e ) appoints the Collector, Nashik to hear appeals from any Orders passed by the Forest Settlement 

Officer under Sections 11 , 12 , 15 and 16 of the said Act. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


Schedule 
District Nashik , taluka Surgana, village Hadkaeichound 

Boundaries 


Gat No . 


Area 


North 


East 


South 


West 


2 


H . A . 


00 . 23 


23 


00.64 
00 .67 
1.68 
4 .86 
00 .83 
00 .82 
00 .31 
7 . 32 


00 .51 


1. 39 
1.32 


Gat No . 29 GatNo. 29 Gat No . 27 Boundary of 

village Gondune. 
Gat No . 29 Gat No . 22 Gat No . 22 Gat No. 24 
GatNo. 24 Gat No . 22 Gat No. 22 Gat No . 26 
Gat No. 29 Gat No. 41 Gat Nos . 41, 31 Gat No . 31 
Gat Nos. 10 , 29 Gat Nos. 29 , 31 Gat Nos. 31, 7 GatNos. 8 , 10 
Gat Nos. 12 , 29 Gat No . 29 Gat No . 10 Gat No . 12 
Gat No. 10 Gat No. 10 Gat Nos. 10 , 25 Gat No . 12 
Gat No . 12 Gat No . 12 Gat No. 12 Gat No. 12 
Gat Nos . 22 , 21 , 29 Gat Nos . 29 , 12 , GatNos . 12 , Boundary of 
21, 17 , 19 . 21 , 17 , 19. village Gondune 

and GatNo. 22 . 
Gat No. 35 / 1 Gat No. 38 /1 - A Gat No. 57 / 1 - B , Gat No. 35 / 1, 

River 

River 
Gat No . 39, 57/2 -B Part ofGatNo . 33 GatNo . 46 Gat No . 57 /1 - B 
Gat No . 46 , Part of Gat No. 48 Gat No . 55 Gat No. 46 
GatNos. 46 , 33 . 
GatNo. 33 

Boundary of Gat No . 50 Gat No. 48 

village Dagadpada 
GatNos. 55 , 47 , 48 

Gat No. 52 Gat No . 55 
Boundary of 

village Dagadpada 
Gat Nos . 48 , 49 

Gat No.51 Gat Nos. 51, 48 
Gat No. 52 

Boundary of Gat No . 55 , River Gat No. 55 

village Dagadpada 
Gat No. 55 GatNo. 55 River 

River 
Gat Nos. 57 /1 -B , 46 Gat No . 55 Gat No. 55 River 
Gat Nos . 59, River River 

Boundary of Gat No . 59 

village Dagadpada 
River GatNo. 59 GatNos. 61, 63 

River 
Gat No . 63 GatNo. 63 Gat No. 63 , Boundary of 

Boundary of village Gondune 
village Gondune. 


00 .25 


00 . 46 


1.75 
00 .50 


00 .29 

1.46 
00 .21 


00 .60 
00 .26 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 9th August 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


९ 


प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- २/ जमीन - ४/ २९७१७/ २०१६. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ (१९२७ चा १६ ) याच्या कलम २९ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून दि बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट, दिनांक १४ जुलै १९३२ याद्वारे असे घोषित केले होते की, उक्त अधिनियमाच्या 
“ प्रकरण चार संरक्षित वने ” याच्या तरतुदी, जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही , मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा 
स्वामित्वाधिकार आहे किंवाजिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे , अशा यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक 
विशेषकरून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडिक जमिनी (यात यानंतर ज्यांचा “ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) या “ संरक्षित वने " 
म्हणून लागू असतील ; 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८) याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( ४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी-१०८१/ एफ -६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त, नाशिक याद्वारे : 
( अ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनींस लागू असण्याचेबंद 

होईल ; 
( ब) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( क) सोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( ड ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता, तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
कळवण तालुक्याचे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग , कळवण यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

(इ ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११ , १२ , १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

अनुसूची 

जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा, मौजे चंद्रपूर 
गट क्षेत्र 


चतु : सीमा 


उत्तर 


दक्षिण 


पश्चिम 


हे . आर 
३. ३५ 


गट नंबर ५८ 


नदी 


गट नंबर ५६, ५७ 


गट नंबर ६० , 
मौजे चिंचलेची शीव . 
मौजे चिंचलेची शीव 


६ . ६५ 


नदी 


गट नंबर ५६, ५७, ५८ 


४ . ८८ 


गट नंबर ४४ , ४६, ५२ 


गट नंबर ५२ , नदी 


नदी, 
मौजे बर्डीपाडा शीव. 
गट नंबर ४१, ३९ , 
४२ , ४३. 


गट नंबर ५४ , 
मौजे चिंचलेची शीव . 
नदी, 
मौजे बर्डीपाडा शीव . 
गट नंबर ४३, ४२ , ४४ , 
४७ , ५० . 


२७. २८ 


गट नंबर ४१ , ४३, ४२ , 
३८ , ३९ , ३७. 


गट नंबर ३८ , ३९ , 
३७, ५१, ५०, ४७, 
४४ , ४२ , ४३. 
गट नंबर २३ 


३ 


१ . १६ 


गट नंबर ४१ 


गट नंबर ३४ 


गट नंबर ३४ 
गट नंबर ३२ 


३१ 


०० . २८ 


गट नंबर २९ 


गट नंबर २९ , ३० 


गट नंबर ३० 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


अनुसूची – चालू 
जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा, मौजे चंद्रपूर 

चतु: सीमा 
उत्तर 

दक्षिण 


गट 
क्रमांक 


क्षेत्र 


पश्चिम 


हे . आर 


०० . ६१ 


०० . ७९ 
५. ३० 

१ .२१ 
___ एकूण .. ५१ . ५१ 


गट नंबर ९, १० , १२ 
गट नंबर २७ 
गट नंबर १० , १९ , ४१ 
गट नंबर १६ , १७ 


गट नंबर १० 
गट नंबर ४१ 
गट नंबर ४१, १७ 
गट नंबर ४१ 


गट नंबर १२ 
गट नंबर ४१, १९ 
गट नंबर १६ , १३ , १२ 
गट नंबर १४ 


गट नंबर १२ 
गट नंबर २७, १९ 
गट नंबर १३, १२ 
गट नंबर १४, १६ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

एकनाथ डवले , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , ९ ऑगस्ट २०१६ . 


SPECIMEN NOTIFICATION 
No. RB /Desk - 11 /Land - 4 / 29717 /2016 . - Whereas, the Commissioner of Nashik has, in exercise of the 
powers conferred by Section 29 of the Indian Forests Act, 1927 (XVIof 1927 ) vide The Bombay Government 
Gazette , dated 14th July 1932 , declared that the provisions of IV of “Protected Forests” of the said Act shall 
be applicable to the Forest Land /Waste Land which is not included in the "Reserved Forests ” , butwhich 
is the property ofGovernment, or over which the Government has proprietary rights , or to the whole or any 
part of the Forest-Produce of which the Government is entitled,more specifically mentioned in the Schedule 
appended hereto (hereinafter referred to as “ the said land ) as a “ Protected Forests” ; 

and whereas, the Government ofMaharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian Forest Act , 1927 (XVIof 1927 ) decided to constitute the said land , to be a "Reserved Forests ”; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests Act, 
1927 (XVI of 1927 ) read with the GovernmentNotification , Revenue and Forests Department No. 
FLD - 1081/ F -6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 ( Bom. VIll of 1958) ] the 
Commissioner of Nashik hereby : - 
(a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 
declares that the Government ofMaharashtra has decided to constitute the said land as " Reserved 

Forests;" 
(c ) specifies the situation and limits of “Reserved Forests " as per the Schedule appended hereto ; and 
( d ) appoints the Sub - Divisional Officer, Sub -Division Kalwan , districtNashik incharge of the Surgana 

taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , nature 
and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised 
within the limits of the “Reserved Forests ", or in or over any Forest- Produce , and to dealwith the 

same as provided in Chapter Il of the said Act ; 
(e ) appoints the Collector,Nashik to hear appeals from any Orders passed by the Forest Settlement 

Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act . 


( b ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


११ 


Schedule 
District Nashik , taluka Surgana, village Chandrapur 

Boundaries 


GatNo . 


Area 


North 


East 


South 


West 


__ 2 


H. A. 
3 . 35 


Gat No . 58 


River 


Gat Nos. 56 , 57 


Gat No . 60 , 
Boundary of 
village Chinchle . 
Boundary of 
village Chinchle . 


6. 65 


River 


Gat Nos . 56 , 
57, 58 . 


4. 88 


GatNos . 44 , 
46, 52 . 


Gat No . 52 , 
River. 


River, 
Boundary of 
village Bardipada . 
Gat Nos. 41, 39 , 
42, 43. 


Gat No . 54, 
Boundary of 
village Chinchle . 
River, 
Boundary of 
village Bardipada . 
Gat Nos. 43, 42 , 
44, 47, 50 . 


27. 28 


Gat Nos. 41, 43 , 
42, 38, 39, 37. 


1. 16 
00 . 28 
00. 61 
00 . 79 
5 . 30 


Gat No . 34 GatNo. 41 
Gat No . 32 Gat No . 29 
Gat Nos. 9 , 10 , 12 Gat No. 10 
Gat No. 27 

Gat No. 41 
Gat Nos. 10 , 19, 41 Gat Nos . 41, 17 


Gat Nos . 38, 39 , 
37, 51, 50 , 47, 
44, 42, 43. 
Gat No. 23 
Gat Nos. 29 , 30 
Gat No. 12 
Gat Nos. 41, 19 
Gat Nos . 16 , 
13, 12. 
Gat No. 14 


Gat No . 34 
Gat No. 30 
GatNo. 12 
Gat Nos. 27, 19 
Gat Nos . 13 , 12 


Gat Nos. 16, 17 


Gat No . 41 


Gat Nos. 14, 16 


15 1.21 
Total .. 51. 51 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 9thAugust 2016. 


प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-२/ जमीन- ४ / २९७१८/ २०१६. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम २९ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून दि बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट, दिनांक १४ जुलै १९३२ याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या 
“प्रकरण चार संरक्षित वने ” याच्या तरतुदी, जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही, मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा 
स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक 
विशेषकरून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडिक जमिनी (यात यानंतर ज्यांचा “ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) या “ संरक्षित वने " 
म्हणून लागू असतील ; 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने " म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४ , १७ व २९ याद्वारे तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८) याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम (४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी-१०८१/ एफ -६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त, नाशिक याद्वारे : 
( अ) असे घोषित करतात की, उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनींस लागू असण्याचेबंद 

होईल ; 
( ब ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( क ) यासोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत; आणि 

( ड ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनींमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्तीनिर्धारित 
करण्याकरिता, तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
सुरगाणा तालुक्याचे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग, कळवण यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

( इ ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११ , १२ , १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

अनुसूची 

जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा, मौजे सुंदरबन 
गट क्षेत्र 

चतु: सीमा 
क्रमांक 

दक्षिण 

पश्चिम 


गट 


उत्तर 


हे . आर 


१२ 


३४. ८३ 


मौजे सोनगीरची शीव , 
गट नंबर १, ३६, ११, 
१० , ६, ४ , ३, २ . 


मौजे सोनगीरची शीव, 
गट नंबर १ , २४ , ४ , ३, 
११, १० , ९ , ८ , ६, ७. 


मौजे सोनगीरची शीव , मौजे सोनगीरची शीव , 
गट नंबर १, २, ३ , ४, गट नंबर १, २४ , ३६ , 
२४, ५, ६ , ७, ८ , ९ , १६, ५ , ६ , ९ , १०, ११ , 
१० , ११ , १४ , १३, ३५, पाझर तलाव . 
पाझर तलाव . 


०० . ९२ 


गट नंबर २० 


गट नंबर २४ 


गट नंबर २४, २२ 


गट नंबर २२ 


०० . ७४ 


गट नंबर १६ 


गट नंबर १६ 


गट नंबर २४, १९ 


गट नंबर १८ , १९ 
गट नंबर ३१, २६ 


१. ६५ 


गट नंबर ३१, ३३ 


गट नंबर २२ 


गट नंबर २६, २५ 


०० .८० 


गट नंबर २८, ३० , ३१ 


गट नंबर ३१, २६ 


गट नंबर २४ 


गट नंबर ३० , २८ 


एकूण.. ३८ .९४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , ९ ऑगस्ट २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ १३ 

SPECIMEN NOTIFICATION 
No . RB /Desk -II/Land - 4 / 16996 /2016 . - Whereas, the Commissioner of Nashik has, in exercise of the 
powers conferred by Section 29 of the Indian Forests Act, 1927 XVI of 1927 ) vide The Bombay Government 
Gazette , dated 14th July 1932 , declared that the provisions of IV of “ Protected Forests of the said Act shall 
be applicable to the Forest Land /Waste Land which is not included in the "Reserved Forests" , butwhich 
is the property of Government, or over which the Government has proprietary rights , or to the whole or any 
part of the Forest-Produce ofwhich the Government is entitled,more specifically mentioned in the Schedule 
appended hereto (hereinafter referred to as “ the said land” ) as a “ Protected Forests ” ; 

and whereas , the Government of Maharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) decided to constitute the said land, to be a " Reserved Forests ”; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests Act, 
1927 (XVI of 1927) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department No . FLD 
1081/ F - 6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of 
Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 (Bom . Vill of 1958 ) ] the Commissioner of 
Nashik hereby : - 
( a ) declares thatthe provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 
(b ) declares that the Government of Maharashtra has decided to constitute the said land as "Reserved 

Forests ," 
(c ) specifies the situation and limits of“Reserved Forests” as per the Schedule appended hereto ; 

and 
(d ) appoints the Sub -Divisional Officer, Sub - Division , Kalwan , district Nashik incharge of the Surgana 

taluka, to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , nature 
and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised 
within the limits of the “Reserved Forests ", or in or over any Forest- Produce , and to dealwith the 

same as provided in Chapter II of the said Act ; 
(e ) appoints the Collector ,Nashik to hear appeals from any Orders passed by the Forest Settlement 
Officer under Sections 11 , 12 , 15 and 16 of the said Act. 

Schedule 
District Nashik , taluka Surgana , village Sundarban 
GatNo . Area 

Boundaries 


CL 


North 


East 


South 


West 


1 


2 
H . A . 
34 .83 


12 


Boundary of 
village Songir, 
Gat Nos. 1, 36 , 
11, 10 , 6 , 4 , 3, 2 . 


Boundary of 
village Songir , 
GatNos. 1 , 24 , 
4 , 3 , 11, 10 , 9 , 
8 , 6 , 7 . 


Boundary of 
village Songir , 
Gat Nos . 1 , 24 , 36 , 
16 , 5 , 6 , 9 , 10 , 11 , 
Pazar Talav. 


Boundary of 
village Songir , 
Gat Nos . 1 , 2 , 3 , 
4 , 24 , 5 , 6 , 7 , 8 , 
9 , 10 , 11, 14 , 13 , 
35 , Pazar Talav. 
GatNos. 24 , 22 
Gat Nos. 24 , 19 
Gat Nos. 26 , 25 
Gat Nos . 24 


21 


00 . 92 
00 . 74 

1.65 
00 .80 
38 .94 


Gat No . 20 

Gat No . 24 
Gat No . 16 

Gat No. 16 
Gat Nos. 31, 33 Gat No . 22 
Gat Nos . 28 , 30 , 31 Gat Nos. 31, 26 


Gat No . 22 
Gat Nos. 18 , 19 
Gat Nos. 31, 26 
Gat Nos. 30 , 28 


32 


27 


Total .. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 9th August 2016 . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३, शके १९३८ 


आयुक्त, महानगरपालिका यांजकडून 


अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ ( १) अन्वये फेरबदल प्रस्ताव 


क्रमांक नरवि /कलम -३७/ ६२१६/ २०१६. - अहमदनगर शहराच्या मूळ हद्दीची दुसरी सुधारित विकास योजना शासनाने दिनांक ४ जुलै २००५ 
रोजीच्या निर्णयान्वये भागश :मंजूर केलेली असून, वगळलेल्या भागाची विकास योजना, दिनांक ४ जुलै २००८ रोजी मंजूर केलेली आहे . 


अहमदनगर शहराच्या उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये भिंगार, सर्व्हे नंबर २९ या जमिनीमध्ये मंजूर रेखांकनातून जाणारा १२.०० मीटर रुंदीचा 
विकास योजना रस्ता दर्शविलेला आहे. सदर १२ . ०० मीटर रुंद रस्ता वगळणेबाबत अर्जदार श्री . सुरेश नानासाहेब खिलारी यांनी केलेल्या 
मागणीनुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदलाची कार्यवाही करणेबाबतचा प्रस्ताव 
मा . महासभेपुढे सादर करण्यात आलेला होता . 


उक्त फेरबदलाच्या प्रस्तावास मा . महासभेने प्रस्ताव क्रमांक ५४ , दिनांक १६ मार्च २०१६ अन्वये मंजुरी दिलेली आहे व सदर फेरबदलाचा 
प्रस्तावाबाबत वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करणे व प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी मा . शासनास सादर करणेसाठी मा . महासभेने आयुक्त , अहमदनगर 
महानगरपालिका यांना अधिकार प्रदान केलेले आहेत . 

मा . महासभेने मंजूर केलेल्या ठरावानुसार नियोजित फेरबदल दर्शविणारा तक्ता 
अ . क्र . मंजूर विकास योजना, अहमदनगर 

नियोजित फेरबदल प्रस्ताव 
( दुसरी सुधारित ) ( मूळ हद्द ) 


मौजेभिंगार , अहमदनगर , सर्व्हे नंबर २९ या जमिनीच्या मौजेभिंगार , अहमदनगर , सर्वे नंबर २९ या जमिनीच्या 
मंजूर रेखांकनातील भूखंडातून १२. ०० मीटर रुंदीचा मंजूर रेखांकनातील भूखंडातून १२ . ०० मीटर रुंदीचा 
विकास योजना रस्ता दर्शविलेला आहे . 

दर्शविलेला विकास योजना रस्ता वगळणेबाबत . 
उक्त नियोजित फेरबदल दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत अहमदनगर महानगरपालिकेच्या नगररचनाकार यांचेकार्यालयात कार्यालयीन 
कामकाजाच्या दिवशी व कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ व निरीक्षणासाठी ठेवण्यात आलेली आहे. उक्त फेरबदलासंदर्भात नागरिकांच्या 
हरकती/ सूचना असतील तर त्यांनी ही जाहीर नोटीस / सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेचे तारखेपासून ३० (तीस) दिवसांच्या आत 
लेखी स्वरूपात आयुक्त , अहमदनगर महानगरपालिका यांचे नावे सादर कराव्यात. सदर हरकती / सूचनांचा विचार करून शासनास फेरबदलाबाबत 
अंतिम मंजुरीचा प्रस्ताव सादर केला जाईल . मुदतीनंतर येणाऱ्या हरकती / सूचनांचा विचार केला जाणार नाही. 


दिलीप बाळकृष्ण गावडे, 

आयुक्त , 
अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर . 


अहमदनगर, २४ ऑगस्ट २०१६. 


AHMEDNAGAR MUNICIPAL CORPORATION , AHMEDNAGAR 


Under Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 

No . T. P./Section 37 ( 1) / 6216/ 2016. - Whereas, the 2nd Revised Development Plan of Ahmednagar 
has been sanctioned partly by Government of Mahasashtra vide Notification No. TPS- 1699 / 1612 /CR -27 
(B )/03/UD - 9, dated 4th July 2005 which has come into force with effect from 23rd August 2005 and 
Republished Development Plan of Excluded Part has been sanctioned vide Notification , dated 4th July 
2008. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


१५ 


and whereas , in the said Sanctioned 2nd Revised DevelopmentPlan , the land bearing Bhingar, S . No. 
29 , 12 mtrs . wide D . P. Road on sanctioned layout is to be deleted vide application by Shri. Suresh Nanasaheb 
Khilari is proposed to be deleted under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 the proposal was put up atGeneral Body Meeting ofAhmednagarMunicipal Corporation . 

The aboveModification proposed has approved by General Body , Ahmednagar Municipal Corporation 
vide Resolution No . 33 , dated 9th November 2015 and above modification proposed for final Approval of 
Government, Genaral Body has deleted power to Commissioner, Ahmednagar Municipal Corporation . 

General Body Approved Proposed Modification Detail 
Sr. No. Sanction Development Plan 

Proposed Modification 


Mouje Bhingar, Ahmednagar, S . No. 29 , 

Mouje Bhingar, Ahmednagar, S . No. 29 , 
Private Land 12 mtrs . wide D .P . Road . 

Private Land 12 mtrs . wide D . P. Road to 

be deleted . 
The above proposed Modification is keptopen for information and inspection ofpublic in the office of 
the Town Planning Department, Ahmednagar Municipal Corporation during office hours on working days . 
Suggestions and objections are invited from the Interested Public within 30 days from the date of publication 
of this Notice in the Maharashtra Government Gazette addressing to the Commissioner, Ahmednagar 
Municipal Corporation in writing . Suggestions and objections received within the said period willbe considered 
before submitting the proposal to the Government for sanction . Suggestions and objections received after 
the said period will notbe considered by the Corporation . 

DILIP BALKRUSHNA GAWADE , 

Commissoner, 
Ahmednagar Municipal Corporation , 

Ahmednagar. 
Ahmednagar, 24th August 2016 . 


अध्यक्ष, नगरपरिषद यांजकडून 

धरणगाव नगरपरिषद, धरणगाव 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ नुसार विकास योजना, धरणगावमध्ये करावयाचा फेरबदल 

क्रमांक ४७६ / २०१६. - ज्याअर्थी, धरणगाव शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -३५०३/२२५३/ 
प्र .क्र .८५/०५/ नवि- ९, दिनांक २७ ऑक्टोबर २००५ अन्वयेमंजूर झाली असून , ती दिनांक १२ डिसेंबर २००५ पासून अंमलात आलेली आहे आणि 
वगळलेल्या भागाची विकास विभाग , शासन अधिसूचना क्रमांक टी. पी.एस/ ३५०३/२२५३ / प्र.क्र . ८५ (इ)/ २००५/ नवि -९, दिनांक २८ ऑगस्ट २००६ 
अन्वये मंजूर झाली असून, दिनांक ३ ऑक्टोबर २००६ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, धरणगाव पालिकेने सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ७० , दिनांक २६ मे २०१५ अन्वये उक्त मंजूर विकास योजना 
आराखड्यातील सि . स .नं. ५३३८ / १ पैकी मधील ७९२१ चौ . मी . ही जागा “ उर्दू हायस्कूलसाठी ” या प्रयोजनासाठी दर्शविली आहे. सदर जागा श्री 
व्यायाम प्रसारक मंडळ, कुस्त्याचे ग्राउंड या विभागात समाविष्ट करणेस मान्यता दिलेली आहे ; 

ज्याअर्थी, या नोटिशीद्वारे सर्व संबंधितांना असे सूचित करण्यात येते की, ही नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून 
तीस ( ३०) दिवसांच्या आत धरणगाव येथील सि . स.नं . ५३३८/ १ पैकी मधील ७९२१ चौ . मी . ही जागा “ राहित उर्दू हायस्कूलसाठी ” या प्रयोजनासाठी 
दर्शविली आहे. सदर जागा श्री व्यायाम प्रसारक मंडळ , कुस्त्याचेग्राउंड असा फेरबदल करावयाचा आहे. याबाबत नागरिकांच्या हरकती/ सूचना 
असतील , अशा लेखी सूचना व हरकती लेखी स्वरूपात मा . अध्यक्ष, धरणगाव नगरपालिका यांच्या नावाने विहित नमुन्यात सादर कराव्यात. 
मुदतीनंतर आलेल्या सूचना व हरकतींचा विचार केला जाणार नाही. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


कसबे धरणगाव येथील सि . स. नं. ५३३८ / १ पैकी मधील ७९२१ चौ. मी . ही जागा धरणगाव विकास योजना आराखड्यात रहिवास प्रयोजनार्थ 
दर्शविलेली आहे. सदर जागेचा व्यायाम प्रसारक मंडळ कुस्त्याचे ग्राउंड असा फेरबदल करावयाचा आहे. त्यासंबंधी विकास भाग नकाशा मसुदा 
नगरपालिकेचा कार्यालयीन नोटिस बोर्डावर कामकाजाच्या दिवशी व कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ लावलेला आहे . 


सुरेश सिताराम चौधरी, 

3728 , 
धरणगाव नगरपरिषद , धरणगाव , 

जिल्हा जळगाव . 


धरणगाव , १० ऑगस्ट २०१६ . 


DHARANGAON MUNICIPAL COUNCIL , DHARANGAON 
Modification to the Sanctioned Development Plan under Section 37 of Maharashtra Regional Planning and 

Town Planning Act, 1966 . 

No. 476 /2016 . - Whereas , the 2nd Revised Development Plan , Dharangaon has been sanctioned by 
Government Notification No . TPS - 3503/2253 /CR -85 (A ) /2005 /UD - 9, dated 27th October 2005 and has come 
into force with effect from dated 12th December 2005 and deleted parts Second Revised Development 
Plan , Dharangaon has been sanctioned by GovernmentNotification No. TPS -3503 /2253/ PK -85 (E )/ 2005 / 
UD - 9 , dated 28th August 2006 and has come into force with effect from 31st October 2009 . 

and whereas , the 2nd Revised Development Plan of Dharangaon , the land bearing CTS No. 5338 / 1 
(Area 7921. 00m2) belong to Municipal Council, Dharangaon and shown reserved for “ Extn . Urdu High School”. 

and whereas, theMunicipal Council, Dharangaon has resolved under G . B . Resolution No. 70 , dated 
26th May 2015 to include the Development Control Rules in respect of the Land Bearing C . T. S . No . 
5338 / 1 ( Area 7921. 00m2) belong to Municipal Council, Dharangaon and shown reserved for “ Extn . Urdu 
High School” it is proposed to change the use of said land as " Shri Vyayam Prasarak Mandal s Kustiche 
Ground" . 


Now , therefore , suggestions/objections will be received if any to include the D . C . Rules in respect of 
the Land bearing C . T. S . No. 5338 / 1 (Area 7921.00m2)belong to MunicipalCouncil, Dharangaon and shown 
reserved for " Extn . Urdu High School” which is proposed to change the use of said land as " Shri. Vyayam 
Prasarak Mandal s Kustiche Ground " the General Public in writingwithin a thirty ( 30 ) days from the date of 
publication of this Notice in Maharashtra GovernmentGazette . Suggestions/Objections shallbe addressed 
to the President, Municipal Council, Dharangaon . Suggestions /objections received within the stipulated 
period shall only be considered . 

The draft D .C . Rules in respect of the Land bearing C . T. S . No. 5335 /1 (Area 7921. 00m2) belong to 
Municipal Council, Dharangaon and shown reserved for" Exte . to Urdu High Schoool” which is proposed to 
change the use of said land as “Shri. Vyayam Prasarak Mandal s Kustiche Ground " has been put up on the 
Notice Board of the Municipal CouncilOffice for the information ofGeneral Public on working days during 
office hours . 

SURESH SITARAM CHAUDHARI, 

President, 
Dharangaon Municipal Corporation , 

Dharangaon , district Jalgaon . 
Dharangaon , 10th August 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


१७ 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसूचना 
वाचावे : १. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ . 

२ . महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) नियम , १९६७ चे नियम ८३. 
३. निवडणूक निर्णय अधिकारी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, साक्री यांचेकडील पत्र जा .क्र . निनिअ/ कृउबाससाक्री/निवडणूक/निकाल/ 

सन २०१६, दिनांक ८ ऑगस्ट २०१६. 
क्रमांक वि - ४/निवडणूक / कृउबाससाक्री/ नि . ८३/ ८१८६/ सन २०१६ . - ज्याअर्थी, वाचावे क्रमांक ३ अन्वये निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी 
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) नियम , १९६७ चे नियम ८१ नुसार निवडणूक निकाल या कार्यालयास सादर केला आहे . 

त्याअर्थी, मी , जे. के . ठाकूर , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम , 
१९६३ चे कलम १४ व नियम १९६७ चे नियम ८३ नुसार कृषी उत्पन्न बाजार समिती, साक्री, तालुका साक्री , जिल्हा धुळेची निवडणूक सन 
२०१६ - १७ ते २०२१- २२ या कालावधीसाठी निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे पत्त्यासह खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे. 

अनुसूची 
नमुना ११ - क 

(नियम ८३ पहा) 

निवडणुकीचे निकालपत्र - जाहीर अधिसूचना 
निवडून आलेल्या 

निवडून आलेल्या सभासदाचा ज्या मतदारसंघातून निवडून 
सभासदाचे नाव 

पूर्ण पत्ता 

आले आहेत, तो मतदारसंघ 


भदाणे प्रभाकर सिताराम 


सहकारी संस्था मतदारसंघ 
सर्वसाधारण . 


पाटील बारकु शंकर 


सहकारी संस्था मतदारसंघ 
सर्वसाधारण . 


सोनवणे त्र्यंबकराव भाऊराव 


सहकारी संस्था मतदारसंघ 
सर्वसाधारण . 


पाटील भानुदास रामदास 


सहकारी संस्था मतदारसंघ 
सर्वसाधारण. 


सोनवणे पोपटराव कौतीक 


सहकारी संस्था मतदारसंघ 
सर्वसाधारण. 


मुक्काम पोस्ट उभर्टी, तालुका साक्री , 
जिल्हा धुळे . 
मुक्काम पोस्ट ककाणी, तालुका साक्री , 
जिल्हा धुळे . 
मुक्काम पोस्ट डांगरशिरवाडे, तालुका साक्री, 
जिल्हा धुळे. 
मुक्काम मालनगाव , पोस्ट खराडबारी , 
तालुका साक्री, जिल्हा धुळे. 
मुक्काम पोस्ट इंदवे, तालुका साक्री, 
जिल्हा धुळे. 
मुक्काम पोस्ट अष्टाणे, तालुका साक्री , 
जिल्हा धुळे . 
मुक्काम पोस्ट पिंपळनेर, हरीओमनगर, 
तालुका साक्री, जिल्हा धुळे. 
मुक्काम पोस्ट मालपूर , तालुका साक्री , 
जिल्हा धुळे . 
मुक्काम पोस्ट उंभरे, तालुका साक्री , 
जिल्हा धुळे . 
मुक्काम पोस्ट नवडणे, तालुका साक्री , 
जिल्हा धुळे . 


देवरे शाम भटू 


सहकारी संस्था मतदारसंघ 
सर्वसाधारण . 


चौरे जगदिश हरी 


सहकारी संस्था मतदारसंघ 
सर्वसाधारण . 


पाटील मंगलाबाई सुरेश 


सहकारी संस्था मतदारसंघ 
महिला. 


अहिरे नलिनीविजय 


सहकारी संस्था मतदारसंघ 
महिला. 


ठाकरे अशोक महारु 


सहकारी संस्था मतदारसंघ 
इतर मागासवर्गीय . 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३, शके १९३८ 

अनुसूची - चालू 
निवडून आलेल्या 

निवडून आलेल्या सभासदाचा ज्या मतदारसंघातून निवडून 
सभासदाचे नाव 

पूर्ण पत्ता 

आले आहेत, तो मतदारसंघ 

४ 
बहिरम टिकाराम महारु मुक्काम कुरुसवाडे, पोस्ट धनेर , 

सहकारी संस्था मतदारसंघ 
तालुका साक्री, जिल्हा धुळे. 

अनुसूचित जमाती . 
खैरनार नरेंद्र ( नहेरराव) शिवाजी मुक्काम पोस्ट दुसाणे, तालुका साक्री , 

ग्रामपंचायत मतदारसंघ 
जिल्हा धुळे. 

सर्वसाधारण . 
मुणोत दिपक शेषमल मुक्काम पोस्ट म्हसदी (प्र. नेर), 

ग्रामपंचायत मतदारसंघ 
तालुका साक्री, जिल्हा धुळे. 

सर्वसाधारण . 
भवरे बापू सखाराम मुक्काम काळंबा, पोस्ट वार्सा, 

ग्रामपंचायत मतदारसंघ 
तालुका साक्री , जिल्हा धुळे. 

अनुसूचित जाती / जमाती. 
सिसोदे महेंद्र भटु 

मुक्काम पोस्ट गणेशपूर , तालुका साक्री , ग्रामपंचायत मतदारसंघ 
जिल्हा धुळे. 

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक. 
कोतकर गजेंद्र शांताराम 

मुक्काम पोस्ट पिंपळनेर , तालुका साक्री , व्यापारी व अडते 

जिल्हा धुळे. 
चिंचोले धर्मराज काशिनाथ 

मुक्काम पोस्ट निजामपूर , तालुका साक्री, व्यापारी व अडते 

जिल्हा धुळे . 
१८ बागुल दिनकर सोनु मुक्काम चिंचखेडा , पोस्ट पानखेडा , 

हमाल व तोलारी 
तालुका साक्री , जिल्हा धुळे . 

जे. के . ठाकूर , 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था, धुळे. 
धुळे , २२ ऑगस्ट २०१६. 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चेकलम ३६ चे मनाई आदेश 

क्रमांक जिविशा/ गणेशोत्सव व बकरी ईद /मनाई आदेश/२५५२/ 
२०१६ . - ज्याअर्थी, नंदुरबार जिल्ह्यात सर्वत्र दिनांक ५ सप्टेंबर २०१६ ते 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०१६ रोजी पावेतो सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा 
करण्यात येणार आहे . तसेच दिनांक १२ सप्टेंबर २०१६ रोजी बकरी ईद 
( चंद्रदर्शनानुसार एक दिवस मागे व पुढे) हा सण साजरा करण्यात 
येणार आहे. या सण व उत्सवाचे काळात समाजकंटक व गुंडप्रवृत्तीच्या 
लोकांकडून गणेश मूर्तीची स्थापना /विसर्जन मिरवणुकीचे वेळी किरकोळ 
कारणावरून कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . या काळात किरकोळ कारणावरून वाद - विवाद , भांडण तंटे होऊन 
अशा घटनांमुळे प्रसंगी तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . या काळात किरकोळ कारणावरून वाद- विवाद , भांडण - तंटे होऊन 
अशा घटनांमुळे प्रसंगी तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. तसेच सन २०११ या वर्षी गणेशोत्सव काळात दिनांक ६ सप्टेंबर 
२०११ रोजी गौरी विसर्जनाचे दिवशी नंदुरबार शहरात गणपती विसर्जन 
मिरवणुकीचे वेळी गुलाल उधळण्यावरून हिंदु व मुस्लीम धर्मियांमध्ये 


जातीय दंगल घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता . 
एखादे वेळेस आगामी गणेशोत्सव उत्सवाचे वेळी अंगावर गुलाल 
पडल्यावरून , घोषणाबाजी, नाचण्यावरून , समाज कंटकांकडून किरकोळ 
कारणावरून मागील जातीय दंगलीचा मुद्दा उपस्थित करून दोन्ही धर्मियांमध्ये 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. 
___ त्याअर्थी, नंदुरबार जिल्ह्यातील कार्यक्षेत्रात सार्वजनिक शांतता, सुव्यवस्था 
व सुरक्षितता राखण्याकरिता मी , राजेंद्र बा . डहाळे, ( भा . पो . से .), पोलीस 
अधीक्षक , नंदुरबार , मला मुंबई पोलीस अधिनियम ( सन १९५१ चा मुंबईचा 
अधिनियम कलम २२ वा ) अन्वये व इतर प्राप्त अधिकाराचा वापर करून 
खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे . 

दिनांक ४ सप्टेंबर २०१६ चे ०० . ०१ वाजेपासून ते दिनांक १६ सप्टेंबर 
२०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशन 
प्रभारी अधिकारी किंवा त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मुंबई पोलीस 
अधिनियम , ( सन १९५१ चा मुंबईचा अधिनियम कलम २२ वा ), कलम ३६ 
मधील पोट -कलम अ ते फ प्रमाणे पुढील बाबतीत लेखीकिंवा तोंडी 
आदेश आपआपल्या हद्दीत देण्यास अधिकार राहतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


१९ 


( अ) रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील 

लोकांनी कशा रितीने चालावे, त्यांची वर्तणूक किंवा वागणूक कशी 

ठेवावी याविषयी निर्देश देणे ; 
( ब) अशा कोणत्याही मिरवणुका कोणत्या मार्गाने व कोणत्या वेळी 

काढाव्यात किंवा काढू नये असे मार्ग व अशावेळा विहित करणे; 
( क) सर्व मिरवणुकीच्या, जमावाच्या प्रसंगी व पूजेअर्चेच्या सर्व जागेच्या 

आसपास अर्चेच्यावेळी कोणताही रस्ता किंवा सार्वजनिक जागा 
तेथे गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल 

अशा सर्व बाबतीत अडथळा होऊ न देण्यासाठी निर्देश देणे ; 
( ड ) सर्व रस्त्यांवर किंवा रस्त्यांमध्ये , घाटात किंवा घाटांवर , सर्व 

धक्क्यांवर किंवा धक्यांमध्ये आणि सार्वजनिक स्नानांच्या , कपडे 
धुण्याच्या व उतरण्याच्या जागेच्या ठिकाणी व जागेमध्ये , जत्रा , 
देवळे आणि इतर सर्व सार्वजनिक स्थळी सुव्यवस्था राखणेकामी 
निर्देश देणे ; 
( इ) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ किंवा सार्वजनिक जागेत 

किंवा जागेजवळ वाद्य वाजविण्याचे किंवा गाणी गाण्याचेकिंवा 
ढोल , ताशे व इतर वाद्य वाजविण्याचे आणि शिंगे व इतर कर्कश 
वाद्ये वाजविण्याचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे , 

बाबत निर्देश देणे ; 
( ई) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही 

सार्वजनिक करमणुकीचे ठिकाणी ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग करण्याचे 

विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे कामी निर्देश देणे ; 
( फ ) सक्षम प्राधिकाऱ्याने मुंबई पोलीस कायद्याचे कलम ३३ , ३५, ३७ ते 

४० , ४२, ४३ आणि ४५ या अन्वयेदिलेल्या कोणत्याही आदेशास 

अधीन असलेले व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे. 
यापुढे मी , असाही आदेश देतो की , कोणीही व्यक्तीने सदरचा आदेश 
लागू असेपर्यंत नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात मिरवणुका, जाहीर सभा , 
मोर्चे, निदर्शने, पदयात्रा इत्यादी कार्यक्रम पोलीस स्टेशन, प्रभारी अधिकारी 
किंवा पोलीस स्टेशन येथे नेमणुकीस असलेले पोलीस निरीक्षक , सहायक 
पोलीस निरीक्षक , पोलीस उपनिरीक्षक किंवा त्यांचे वरिष्ठ यांचेकडून 
तारीख , वेळ , जागा, मिरवणुकीचा मार्ग, आरास, त्यात दिल्या जाणाऱ्या 
घोषणा, आगाऊ निश्चित केल्याशिवाय आयोजित करू नये. तसेच संबंधित 
पोलीस अधिकाऱ्यांनीदिलेल्या आदेशाचे पालन करावे . 

सदरचा आदेश संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात निवडणूक 
होणाऱ्या ग्रामपंचायत हद्दीत दिनांक ४ सप्टेंबर २०१६ चे ००. ०१ वाजेपासून 
ते दिनांक १६ सप्टेंबर २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो लागू राहील . 

सदरहू आदेश आठवडे बाजार अगर प्रेत यात्रेच्या जमावास लागू 
राहणार नाही. 

सदरच्या आदेशाचा भंग केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम , कायदा 
( सन १९५१ चा मुंबई अधिनियम, कलम २२ वा ) कलम १३४ प्रमाणे अपराध 
होईल . 

हा आदेश माझे सही , शिक्क्यानिशी आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१६ 
रोजी दिला आहे . 

राजेंद्र बा. डहाळे , 

पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार . 
नंदुरबार , १४ ऑगस्ट २०१६ . 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचावे : (१) म. पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 

प्रतिबंधात्मक आदेश / ३३५४/ १६ , दिनांक १८ जून २०१६ . 
( २) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१) , ( ३). 

आदेश 
क्रमांक २०१५/ ड/ कक्ष-३/ एमएजी-२/ कावि - १५६७/ २०१६. - उपोद्घातात 
नमूद अ.क्र . १ अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी धुळे जिल्ह्यात दिनांक 
२४ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक २५ ऑगस्ट २०१६ रोजी हिंदू बांधवांचा 
गोकुळअष्टमी व दहीहंडी हे सण साजरे होणार आहेत. सदर सणानिमित्त 
हिंदू बांधव मोठ्या प्रमाणात एकत्र येऊन सण साजरा करतात, त्यादृष्टीने 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. धुळे जिल्ह्याची 
पार्श्वभूमी पाहता हिंदू व मुस्लीम बांधव यांच्यात किरकोळ कारणावरून 
दोन्ही समाजामध्ये वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही किंवा 
गैरसमजुतीमुळे देखील काही वाद होऊ शकतात . अशा घटनांमुळे 
गुंडप्रवृत्तीचे लोक त्यांच्या स्वार्थासाठी फायदा घेऊन दोन्ही समाजामध्ये 
वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतात , असे नमूद केलेले आहे. 
आगामी सण- उत्सव काळात नियंत्रण ठेवण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून 
धुळे जिल्ह्यात दिनांक २२ ऑगस्ट २०१६ रोजीचे ०० . ०१ वाजेपासून ते 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा , 
कलम ३७ (१), ( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होणेस विनंती आहे . 

तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल 
व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेवरून संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण 
ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी , दिलीप पांढरपट्टे , 
जिल्हादंडाधिकारी , धुळे, मला उपोद्घातात नमूद अ.क्र .२ अन्वये मुंबई 
पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) नुसार प्राप्त असलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील 
कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे : 
( अ) सोटे , तलवारी, बंदुका , भाले, सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 

अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 

पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( क ) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , साधने 

इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 
( ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव 

करणे अथवा सोंग आणणे ; 
( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 
( ग) सभा घेण्यास, मिरवणूक काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त 

व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


( ह) उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेल्या 
__ _ परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली, सभा ; 

मागील ३७ (१), (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू 
घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच 
शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार 
नाहीत . 

तसेच , मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( ३) नुसार 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा 
समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस 
मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे इत्यादी 
परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी . अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न 
मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका , आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास 
सदर निर्बंध लागू नाहीत. 

हा आदेश दिनांक २२ ऑगस्ट २०१६ रोजीचे ०० . ०१ वाजेपासून ते 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात 
अंमलात राहील. 

सदरचा आदेश हा दिनांक २२ ऑगस्ट २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे . 

दिलीप पांढरपट्टे , 

जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 
धुळे, २२ ऑगस्ट २०१६ . 


पाटील, अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर , मला मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९५१ चे कलम ३७ (१), (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी, धार्मिक कार्यक्रम 
वगळता कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे : 

( अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे , तलवारी, भाले, सुरे , बंदुका , दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल, अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 

( ब ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवाफेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 

( क ) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे ; 

( ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 
( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ; 
(ई ) सभ्यता अगर नीतीमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात 
येईल असे कोणतेही कृत्य करणे , आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव 
करणे किंवा सोंग आणणे , अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 

( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस , मिरवणूक काढणेस, पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती 
एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत : 
( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना , ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या व्यक्तींना 
शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक 
आहे. 
( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्नाच्या मिरवणुका . 
( क ) सभा घेणेस, अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित तहसीलदार 
तथा तालुका दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे , अशा 
व्यक्ती . 
__ प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसिमेच्या हद्दीत 
दिनांक १७ ऑगस्ट २०१६ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 
३१ ऑगस्ट २०१६ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील. 

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १२ ऑगस्ट २०१६ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 

राजेंद्र पाटील, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

अहमदनगर . 
अहमदनगर , १२ ऑगस्ट २०१६. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १) , ( ३ ) अन्वये 

आदेश 
क्रमांक डीसी/कार्या९ - ब-१/ २६८८ / २०१६. - पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर 
यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ ७१०८/ २०१६, दिनांक 
११ ऑगस्ट २०१६ चे अवलोकन होणेस विनंती आहे. सदर पत्रानुसार 
अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या दुष्काळ परिस्थिती, स्थानिक प्रश्नांच्या, विविध 
मागण्यांचे संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते यांचेवतीने 
उपोषण , मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम 
चालू आहेत. तसेच दिनांक १७ ऑगस्ट २०१६ रोजी राखी पौर्णिमा हा 
उत्सव जिल्ह्यात सर्वत्र साजरा करण्यात येणार आहेत . 

वरील पार्श्वभूमिवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही, म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसिमेच्या 
हद्दीत दिनांक १७ ऑगस्ट २०१६ रोजीचे ००. ०० वाजेपासून ते दिनांक 
३१ ऑगस्ट २०१६ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९५१ चे कलम ३७ (१), (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पोलीस 
अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक ११ ऑगस्ट २०१६ 
अन्वये विनंती केली आहे . तशी माझी खात्री झालेवरून मी , राजेंद्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


२१ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / पोनिदु/११०९ / सन २०१६. - मी , रवि गडेकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५ (१), १५ (२) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था संस्थेचेनियम, १९६१ चे नियम १४ मधील तरतुदीनुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारावरून खालीलप्रमाणे नावात बदल करण्यास मान्यता देत आहे . 
संस्थेचे सध्याचे नाव 

संस्थेचे दुरुस्तीनंतरचे नवीन नाव 


आदर्श दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अंतुर्ली, 

तालुका मुक्ताईनगर , जिल्हा जळगाव . 


दादासो रामभाऊ तराळ दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
अंतुर्ली, तालुका मुक्ताईनगर , जिल्हा जळगाव . 

रवि गडेकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव. 


जळगाव , २३ जून २०१६. 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक 
सन २०१६ सालच्या सुट्ट्यांची यादी 


वाचा : मा . ना . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक X ( Gen)-202/ 2015/1196 , dated 30th December 2015 


क्रमांक आस्था/६०/ २/ सन २०१६. - दिवाणी नियम पुस्तिका भाग-१, १९८६ च्या परिच्छेद ६९९ आणि ७०२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , नाशिक सन २०१६ या वर्षासाठी नाशिक जिल्हा न्यायिक विभागाकरिता खालीलप्रमाणे सुट्ट्या 
जाहीर करीत आहेत . 

(१) सर्व रविवार 
(२) सर्व दुसरे व चौथे शनिवार 

अनुसूची 
अ . नं . सुट्टीचे नाव 

दिवस / वार 

दिनांक 


३ 


गणराज्य दिन 


मंगळवार 


छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती 


शुक्रवार 


महाशिवरात्री 


सोमवार 


२६ जानेवारी २०१६ 
१९ फेब्रुवारी २०१६ 
७ मार्च २०१६ 
२४ मार्च २०१६ 
८ एप्रिल २०१६ 
१४ एप्रिल २०१६ 


धुलिवंदन 


गुरुवार 


गुढीपाडवा 


शुक्रवार 


गुरुवार 


डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 
श्रीराम नवमी 


शुक्रवार 


१५ एप्रिल २०१६ 


महावीर जयंती 


मंगळवार 


१९ एप्रिल २०१६ 


बुद्धपौर्णिमा 


शनिवार 


२१ मे २०१६ 


१० 


रमझान ईद 


बुधवार 


६ जुलै २०१६ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३, शके १९३८ 


अनुसूची – चालू 


सोमवार 


१५ ऑगस्ट २०१६ 


स्वातंत्र्य दिन 
गोकुळाष्टमी 
श्री गणेश चतुर्थी 


गुरुवार 


२५ ऑगस्ट २०१६ 


सोमवार 


बकरी ईद 


सोमवार 


५ सप्टेंबर २०१६ 
१२ सप्टेंबर २०१६ 
११ ऑक्टोबर २०१६ 


दसरा 


मंगळवार 


बुधवार 


१२ ऑक्टोबर २०१६ 


शुक्रवार 


२८ ऑक्टोबर २०१६ 


शनिवार 


२९ ऑक्टोबर २०१६ 


मोहरम ( ताजिया ) 
दिपावली (अतिरिक्त ) 
दिपावली ( अतिरिक्त) 
दिपावली ( बलिप्रतिपदा) 
दिपावली ( अतिरिक्त ) 
दिपावली ( अतिरिक्त) 
ईद - ए-मिलाद 


सोमवार 


३१ ऑक्टोबर २०१६ 


मंगळवार 


१ नोव्हेंबर २०१६ 
२ नोव्हेंबर २०१६ 


बुधवार 


सोमवार 


१२ डिसेंबर २०१६ 


उन्हाळी सुट्टी 


सोमवार , दिनांक २ मे २०१६ ते शनिवार दिनांक ४ जून २०१६ (दोन्ही दिवस धरून ) 

हिवाळी सुट्टी 
सोमवार , दिनांक २६ डिसेंबर २०१६ ते शनिवार , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१६ ( दोन्ही दिवस धरून) 
कार्यालये उन्हाळी व हिवाळी सुट्टीत ( Summer and Winter Vacation) चालू राहतील. 
खालील सुट्ट्यांचे दिवशी रविवार येत असल्यामुळे सदर दिवशी सुट्टी दर्शविलेली नाही. 


१. महाराष्ट्र दिन 


रविवार 


१ मे २०१६ 


२. महात्मा गांधी जयंती 


रविवार 


२ ऑक्टोबर २०१६ 
३० ऑक्टोबर २०१६ 


रविवार 


३ . दिपावली ( अमावस्या) 
४. नाताळ (दिपावली ) 


रविवार 


२५ डिसेंबर २०१६ 


टिप : (१) नामदार उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक एक्स ( जनरल )/२०२ / २००७, दिनांक १४ डिसेंबर २००७ मधील सूचनेप्रमाणे व सर्वोच्च 
न्यायालय , दिल्ली याचिका क्रमांक १०२२/ ८९ अन्वये व शेट्टी आयोगाने शिफारस केल्याप्रमाणे सदर सुट्यांचे यादीत , उन्हाळी व हिवाळी सुट्ट्यांमध्ये 
नजिकच्या भविष्यकाळात बदल होण्याची शक्यता आहे याची सर्वांनी नोंद घ्यावी . 

( २) सन २०१६ या वर्षात सर्व प्रकारच्या सुट्ट्या वगळता २३५ कार्यालयीन कामकाजाचे दिवस आहेत . 


आनंद कारंजकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक. 


नाशिक , १ जानेवारी २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३, शके १९३८ २३ 

कौटुंबिक न्यायालय, नाशिक 

सुट्ट्यांची यादी 
वाचा : मा . ना. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक x ( Gen )-202/ 2016/ 32 , dated 6th January 2016 

क्रमांक ६६/ सन २०१६. - दिवाणी नियम पुस्तिका भाग-१, १९८६ च्या परिच्छेद ६९९ आणि ७०२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून प्रमुख न्यायाधीश , नाशिक सन २०१६ या वर्षासाठी नाशिक जिल्हा न्यायीक विभागाकरिता खालीलप्रमाणे सुट्ट्या जाहीर करीत आहेत . 

( १) सर्व रविवार 

( २) सर्व दुसरे व चौथे शनिवार 
अ . नं . सुट्टीचे नाव 

दिवस / वार 

दिनांक 


U 


गणराज्य दिन 

मंगळवार 

२६ जानेवारी २०१६ 
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती 

शुक्रवार 

१९ फेब्रुवारी २०१६ 
महाशिवरात्री 

सोमवार 

७ मार्च २०१६ 
धुलिवंदन 

गुरुवार 

२४ मार्च २०१६ 
गुडफ्रायडे 

शुक्रवार 

२५ मार्च २०१६ 
गुढीपाडवा 

शुक्रवार 

८ एप्रिल २०१६ 
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 

गुरुवार 

१४ एप्रिल २०१६ 
श्रीराम नवमी 

शुक्रवार 

१५ एप्रिल २०१६ 
महावीर जयंती 

मंगळवार 

१९ एप्रिल २०१६ 
बुद्धपौर्णिमा 

शनिवार 

२१ मे २०१६ 
रमझान ईद 

बुधवार 

६ जुलै २०१६ 
स्वातंत्र्य दिन 

सोमवार 

१५ ऑगस्ट २०१६ 
श्री गणेश चतुर्थी 

सोमवार 

५ सप्टेंबर २०१६ 
बकरी ईद 

सोमवार 

१२ सप्टेंबर २०१६ 
दसरा 

मंगळवार 

११ ऑक्टोबर २०१ 
मोहरम ( ताजिया) 

बुधवार 

१२ ऑक्टोबर २०१६ 
दिपावली ( अतिरिक्त ) 

शुक्रवार 

२८ ऑक्टोबर २०१६ 
दिपावली ( अतिरिक्त ) 

शनिवार 

२९ ऑक्टोबर २०१६ 
दिपावली ( बलिप्रतिपदा ) 

सोमवार 

३१ ऑक्टोबर २०१६ 
दिपावली ( अतिरिक्त) 

मंगळवार 

१ नोव्हेंबर २०१६ 
दिपावली ( अतिरिक्त ) 

बुधवार 

२ नोव्हेंबर २०१६ 
ईद- ए-मिलाद 

सोमवार 

१२ डिसेंबर २०१६ 
उन्हाळी सुट्टी 
सोमवार , दिनांक २ मे २०१६ ते शनिवार दिनांक ४ जून २०१६ ( दोन्ही दिवस धरून ) 

हिवाळी सुट्टी 
सोमवार , दिनांक २६ डिसेंबर २०१६ ते शनिवार , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१६ ( दोन्ही दिवस धरून ) 


कार्यालये उन्हाळी व हिवाळी सुट्टीत (Summer and Winter Vacation) चालू राहतील . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


खालील सुट्ट्यांचे दिवशी रविवार येत असल्यामुळे सदर दिवशी सुट्टी दर्शविलेली नाही . 
१ . महाराष्ट्र दिन 

रविवार 
२. महात्मा गांधी जयंती 

रविवार 


१ मे २०१६ 


रविवार 


३. दिपावली ( अमावस्या) 
४. नाताळ ( स्थानिक ) 


२ ऑक्टोबर २०१६ 
३० ऑक्टोबर २०१६ 
२५ डिसेंबर २०१६ 


रविवार 


टिप : (१) नामदार उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक एक्स ( जनरल )/२०२/२००७, दिनांक १४ डिसेंबर २००७ मधील सूचनेप्रमाणे व सर्वोच्च 

न्यायालय, दिल्ली याचिका क्रमांक १०२२/ ८९ अन्वये व शेट्टी आयोगाने शिफारस केल्याप्रमाणे सदर सुट्ट्यांचे यादीत , उन्हाळी व हिवाळी 
सुट्ट्यांमध्ये नजिकच्या भविष्यकाळात बदल होण्याची शक्यता आहे याची सर्वांनी नोंद घ्यावी . 


( २) सन २०१६ या वर्षात सर्व प्रकारच्या सुट्ट्या वगळता २३५ कार्यालयीन कामकाजाचे दिवस आहेत. 


सौ . कविता व्ही . ठाकूर , 

प्रमुख न्यायाधीश , 
कौटुंबिक न्यायालय, नाशिक . 


नाशिक , ६ जानेवारी २०१६. 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, अहमदनगर 
क्रमांक बी -८/ आस्था ३५ /०१/ सन २०१६ .- दिवाणी नियम पुस्तिका, १९८६ च्या परिच्छेद क्रमांक ६९९ ( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर हे सन २०१६ सालाकरिता अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व न्यायालये व त्यांचे 
कार्यालयांकरिता खालीलप्रमाणे सुट्ट्या जाहीर करीत आहेत . 

अनुसूची 

सन २०१६ सालातील सुट्ट्यांची यादी 
अ . नं . सुट्टीचे नाव 

दिनांक 

वार 


शेरा 


गणराज्य दिन 


मंगळवार 


सार्वजनिक 


छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती 


शुक्रवार 


सार्वजनिक 


महाशिवरात्री 


सोमवार 


सार्वजनिक 


धुलिवंदन 


गुरुवार 


सार्वजनिक 


गुडफ्रायडे 


शुक्रवार 


स्थानिक 


गुढीपाडवा 


२६ जानेवारी २०१६ 
१९ फेब्रुवारी २०१६ 
७ मार्च २०१६ 
२४ मार्च २०१६ 
२५ मार्च २०१६ 
८ एप्रिल २०१६ 
१४ एप्रिल २०१६ 
१५ एप्रिल २०१६ 
२१ मे २०१६ 
६ जुलै २०१६ 
१५ ऑगस्ट २०१६ 


शुक्रवार 


सार्वजनिक 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 


गुरुवार 


सार्वजनिक 


शुक्रवार 


सार्वजनिक 


श्रीराम नवमी 
बुद्धपौर्णिमा 


शनिवार 


सार्वजनिक 


रमझान ईद 


बुधवार 


सार्वजनिक 


स्वातंत्र्य दिन 


सोमवार 


सार्वजनिक 


पोळा 


१ सप्टेंबर २०१६ 


गुरुवार 


स्थानिक 


श्री गणेश चतुर्थी 


५ सप्टेंबर २०१६ 


सोमवार 


सार्वजनिक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३, शके १९३८ 


२५ 


अनुसूची – चालू 


बकरी ईद 


१२ सप्टेंबर २०१६ 


सोमवार 


सार्वजनिक 


अनंत चतुर्दशी 


१५ सप्टेंबर २०१६ 


गुरुवार 


स्थानिक 


दसरा 


११ ऑक्टोबर २०१६ 


मंगळवार 


सार्वजनिक 


मोहरम 


१२ ऑक्टोबर २०१६ 


बुधवार 


सार्वजनिक 


दिपावली (धनत्रयोदशी) 


२८ ऑक्टोबर २०१६ 


शुक्रवार 


स्थानिक 


दिपावली ( नरकचतुर्दशी) 


२९ ऑक्टोबर २०१६ 


शनिवार 


स्थानिक 


दिपावली ( बलिप्रतिपदा ) 


३१ ऑक्टोबर २०१६ 


सोमवार 


सार्वजनिक 


दिपावली (भाऊबीज) 


१ नोव्हेंबर २०१६ 


मंगळवार 


स्थानिक 


दिपावली 


२ नोव्हेंबर २०१६ 


बुधवार 


स्थानिक 


ईद - ए-मिलाद 


१२ डिसेंबर २०१६ 


सोमवार 


सार्वजनिक 


खालील सण सुट्टीचेदिवशी म्हणजेच रविवारी येत असल्यामुळे स्वतंत्रपणे सुट्टी जाहीर करण्यात आलेली नाही. 


अ . नं . 


सुट्टीचे नाव 


दिनांक 


वार 


शेरा 


महाराष्ट्र दिन 


१ मे २०१६ 


रविवार 


सार्वजनिक 


महात्मा गांधी जयंती 


२ ऑक्टोबर २०१६ 


रविवार 


सार्वजनिक 


दिपावली ( लक्ष्मीपूजन ) 


३० ऑक्टोबर २०१६ 


रविवार 


सार्वजनिक 


खिसमस 


२५ डिसेंबर २०१६ 


रविवार 


ॐ 


स्थानिक 


भाग दोन 


उन्हाळी सुट्टी : बुधवार , दिनांक ४ मे २०१६ ते रविवार , दिनांक ५ जून २०१६ पर्यंत दोन्ही दिवस धरून 


हिवाळी सुट्टी : सोमवार, दिनांक २६ डिसेंबर २०१६ ते शनिवार , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत ( सहा दिवस) दोन्ही दिवस धरून 
टिप : (१ ) सर्व दिवाणी व फौजदारी न्यायालये व त्यांची कार्यालये महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी बंद राहतील. 


( २) रविवार व इतर सार्वजनिक सुट्ट्या वगळून अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व फौजदारी न्यायालये व त्यांची कार्यालये उन्हाळी सुट्टीत व हिवाळी 

सुट्टीत चालू राहतील. 


( ३) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे दिनांक १६ डिसेंबर २०१० रोजीचे पत्रातील सूचनेप्रमाणे सदर सुट्टयांमध्ये मा . शेट्टी आयोगाच्या 

शिफारशीनुसार व मा . सर्वोच्च न्यायालयाचे याचिका अर्ज क्रमांक १०२२/ ८९ मधील निर्देशान्वयेवर नमूद केलेल्या सुट्ट्यांमध्ये फेरबदल 
होण्याची शक्यता आहे. 


श्रीकांत द. कुलकर्णी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


अहमदगनर . 


अहमदनगर, ४ जानेवारी २०१६ . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३, शके १९३८ 


DISTRICT AND SESSIONS COURT, JALGAON 
No. B - 8 ( 2 )/Estt.Holidays - 2016 / 19 /2016 . - In pursurance of the provisions contiained in Chapter 
XXXVI Para 699 and 722 of Civil Manual, 1986 and in view of the directions given in Hon ble High Court 
letter No. X -0202/2001, dated 18th December 2000 and High Court letter No. X (Gen )-0202/ 2015 /1225 , 
dated 31st December 2015 the Principal District and Sessions Judge, Jalgaon is pleased to declare the 
following holidays to be observed by the District and Sessions Court, Jalgaon and all subordinate Civil 
and Criminal Courts in the Judicial District of Jalgaon for the Year 2016 . 
Sr. Name of the Holidays 

Date 

Day 

No. of 

Days 
2 . 


Makar Sankrant (Local) 


15th January 2016 


Friday 


Tuesday 


Friday 


Republic Day 
Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 
Holi ( 2nd Day ) 
Good Friday (Local) 


Thursday 


Friday 


Gudhi Padwa 


26th January 2016 
19th February 2016 
24th March 2016 
25th March 2016 
8th April 2016 
14th April 2016 
15th April 2016 
21st May 2016 
6th July 2016 


Friday 


Thursday 


Friday 


Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti 
Ram Navami 
Buddha Pournima 
Ramzan - ld (Id -Ul- Fitra ) 


Saturday 


Wednesday 


Independence Day 


15th August 2016 


Monday 


Thursday 


Monday 
Monday 
Thursday 


Tuesday 
Wednesday 


Pola (Local) 

1st September 2016 
Ganesh Chaturthi 

5th Septemer 2016 
Bakri Id (Id - Ul- Zuha) 

12th September 2016 
Anant Chaturdashi 

15th September 2016 
Dasara 

11th October 2016 
Moharrum 

12th October 2016 
Diwali Holidays 

28th October 2016 
( 3 Local i.e . on 28th October 2016 , 
29th October 2016 and 

2nd November 2016 
1st November 2016 , 2 Public i.e. 
LaxmiPujan on 30th October 2016 , 
and Bali Pratipada on 31st October 2016 , 
1 H . C . i. e. on 2nd November 2016 .) 
Kartiki Ekadashi (Local) 

11th November 2016 
Id - E -Milad 

12th December 2016 


Friday 


to 


Wednesday 


19 


Friday 


01 


20 


Monday 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


२७ 


Note : No days have been notified as holidays on account of. 


1 Maharashtra Day 

1st May 2016 

Sunday 
Mahatma Gandhi Jayanti 

2nd October 2016 Sunday 
LaxmiPujan 

30th October 2016 Sunday 
4 Christmas ( Local) 

25th December 2016 Sunday 
as they fall on Sunday as shown above. 
(A ) VACATIONS : 

Summer Vacation from Wednesday the 4th May 2016 to Sunday 5th June 2016 (both days 
inclusive total 33 days ) and 
Winter Vacation from Monday the 26th December 2016 to Sunday 1st January 2017 (both days 

inclusive Total 7 days ) . Offices shall however work during the Vacations . 
( B ) District and Sessions Court and Sub - ordinate Courts shall remain closed on all Sundays and 2nd 
and 4th Saturdays in every month . 

M . A . LOVEKAR , 
Principal District and Sessions Judge, 

Jalgaon . 


Jalgaon , 1st January 2016 . 


BY DISTRICT COURT, NANDURBAR 
Read : (1) This office letter No . B -8 /2218 /2016 , dated 7th December 2015 submitted to the Hon . 

High Court, Bombay sending herewith a list of Holidays and Vacations for the year 2016 

proposed to be declared for the Courts and their Office in the Judicial District of Nandurbar. 
(2 ) Hon . High Court letter No . X (Gen )-0202 /2015 / 1227, dated 31st December 2015 
No. B -8 /61/2016 . - In view of directions issued by the Hon . High Court Bombay the following list of 
Holidays and Vacations declared for all the Courts and their Offices in Judicial District, Nandurbar for 
the Calender year 2016 is hereby published . 

LIST OF HOLIDAYS AND VACATIONS FOR THE CALENDER YEAR 2016 
Name of the Holidays 

Date on which Day Remarks 
holiday falls 


2 


4 


5 


Makar Sankrant 


Friday 


Local 


Republic Day 


15th January 2016 
26th January 2016 
19th February 2016 


Tuesday 


Common 


Friday 


Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 
Holi (2nd Day ) (Dhulivandan ) 
Good Friday 


Common 
Common 


24th March 2016 


Thursday 


25th March 2016 


Friday 


Local 


RC 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


Gudhi Padwa 


Friday 


Common 


Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti 


Thursday 


Common 


8th April 2016 
14th April 2016 
15th April 2016 
21st May 2016 


Ram Navami 


Friday 


Common 


Buddha Pournima 


Saturday 


Common 


Ramzan - ld 


6th July 2016 


Wednesday 


Common 


Independence Day 


Common 


Pola 


Local 


Ganesh Chaturthi 


15th August 2016 Monday 
1st September 2016 Thursday 
5th Septemer 2016 Monday 
12th September 2016 Monday 
15th September 2016 Thursday 


Common 


Bakri Id 


Common 


Anant Chaturdashi 


Common 


Dasara 


11th October 2016 


Tuesday 


Common 


Moharrum 


12th October 2016 


Common 


Dipawali ( Dhan Trayodashi) (Additional) 


Friday 


Local 


Dipawali (Narak Chaturdashi) 


Common 


Dipawali (Bali Pratipada ) 


28th October 2016 
29th Ocober 2016 
31st October 2016 
1st November 2016 
12th December 2016 


Common 


Saturday 
Monday 
Tuesday 
Monday 


Dipawali (Additional) 


Local 


22 


Eid - E -Milad 


Common 


Note : 


The following holiday are not notified as holidays fall on Sunday, 2nd and 4th Saturday during 
the year 2016 . 


1 


Maharashtra Day 


1st May 2016 


Sunday 


2nd October 2016 


2 
3 


Mahatma Gandhi Jayanti 
Dipawai Laxmi Pujan 


Sunday 
Sunday 


30th October 2016 


4 


Christmas (Local) 


25th December 2016 


Sunday 


2 . 


All Civil Courts in the Judicial District, Nandurbar will remain closed on account of Summer 
Vacation from 2nd May 2016 to 5th June 2016 (both days inclusive ) and Winter Vacation 
from 25th December 2016 to 31st December 2016 (both days inclusive ). 


All Criminal Courts and their offices in the Nandurbar District will function during the above 
period of Summer and Winter Vacation except Sundays 2nd and 4th Saturday as well as other 
Public Holidays. 


4 . 


All the Courts and Offices in Nandurbar District shall remain closed on all 2nd and 4th 
Saturday and also on Sunday. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


२९ 


5 . 


The list of Holidays and Vacations are likely to be modified in near future as per recommendations 
of Shetty Commission and directions issued by the Hon . Supreme Court of India in Writ 
Petition No . 1022 / 1989 (All India Judges Association Vs . Union of India and Others ) 


NITIN R . BORKAR , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nandurbar. 


Nandurbar, 6th January 2016 . 


BY DISTRICT COURT, DHULE 
Read : (1 ) This office letter No. B -8 /6805 /2015 , dated 14th December 2015 submitted to the Hon ble 

High Court , Bombay sending therewith a list of Holidays and Vacations for the year 2016 
proposed to be declared for the Courts and their Office in the Judicial District of Dhule . 


( 2 ) Hon ble High Court lette No . X (Gen )-0202 /2015 / 1197 , dated 30th December 2015 . 


No. 215 / 2015 .- In view of directions issued by the High Court Bombay the following list of Holidays 
and Vacations declared for all the Courts and their offices in Judicial District , Dhule for the Calender 
year 2016 is hereby published . 


LIST OF HOLIDAYS AND VACATIONS FOR THE CALENDER YEAR 2016 


Name of the Holidays 


Day 


Remarks 


Date on which 
holidays falls 


Makar Sankrant 


15th January 2016 


Friday 


Local 


Republic Day 


26th January 2016 


Tuesday 


Common 


Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 


19th February 2016 


Friday 


Common 


Holi (2nd Day ) 


24th March 2016 


Thursday 


Common 


Good Friday 


Friday 


Local 


25th March 2016 
8th April 2016 


Gudhi Padwa 


Friday 


Common 


Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti 


14th April 2016 


Thursday 


Common 


Ram Navami 


15th April 2016 


Friday 


Common 


Buddha Pournima 


21st May 2016 


Saturday 


Common 


Ramzan - ld 


6th July 2016 


Wednesday 


Common 


Independence Day 


15th August 2016 


Monday 


Common 


Pola 


1st September 2016 


Thursday 


Local 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


Ganesh Chaturthi 


Common 


Bakri Id 


AnantChaturdashi 


Common 
Common 
Common 


Dasara 


Moharrum 


Common 


5th September 2016 Monday 
12th September 2016 Monday 
15th September 2016 Thursday 
11th October 2016 Tuesday 
12th October 2016 Wednesday 
28th October 2016 

Friday 
29th Ocober 2016 Saturday 
31st October 2016 Monday 
1st November 2016 Tuesday 
12th December 2016 Monday 


Local 


Local 


Dipawali (Additional) 
Dipawali (Additional) 
Dipawali (Bali Pratipada ) 
Dipawali (Additional) 


Common 


Local 


22 


Eid - E -Milad 


Common 


Note : 

1. 


The following holidays are not notified as holidays fall on Sunday during the year 2016 . 
Name of the Holidays 

Date on which 

Day 
holidays falls 


Maharashtra Day 

1st May 2016 

Sunday 
Mahatma Gandhi Jayanti 

2nd October 2016 

Sunday 
Dipawali (Laxmi Poojan ) 

30th October 2016 

Sunday 
Christmas 

25th December 2016 

Sunday 
All Civil Courts in the Judicial District, Dhule will remain closed on account of Summer 
Vacation from 2nd May 2016 to 5th June 2016 (both days inclusive ) and Winter Vacation 
from 25th December 2016 to 31st December 2016 (both days inclusive ). 


All Criminal Courts and their offices in the Dhule District will function during the above period 
of Summer and Winter Vacation except Sundays and 2nd and 4th Saturday, as well as other 
Public Holidays. 


All the Courts and Offices in Dhule District shall remain closed on all 2nd and 4th Saturday 
and also on Sunday. 


5. 


The list of Holidays and vacations are likely to be modified in near future as per recommendations 
of Shetty Commission and directions issued by the Hon ble Supreme Court of India in Writ 
Petition No. 1022 / 1989 (All India Judges Association Vs. Union of India and Others ). 

B . D . KAPADNIS , 
Principal District and Sessions Judge , 

Dhule . 


Dhule , 31st December 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


३१ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७५ / सन २०१५. - श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कर्जत यांची दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ ते 
दिनांक ४ जानेवारी २०१६ रोजीची एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक ३० डिसेंबर २०१५ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ५ जानेवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ६८/ सन २०१५. - श्री. पी . एस. शिंदे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांची दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ ते 
दिनांक ६ जानेवारी २०१६ रोजीची एकूण सात दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ३० डिसेंबर २०१५ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ७ जानेवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . एस. शिंदे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . पी . एस. शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस. एस. परदेशी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
शेवगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री. पी. एस. शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री. ए. आर. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती ए. ए . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , २९ डिसेंबर २०१५. 


अहमदनगर , २९ डिसेंबर २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ७१ / सन २०१५. - श्री . एस. एस . जहागीरदार , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांची दिनांक २९ डिसेंबर 
२०१५ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २८ डिसेंबर २०१५ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ जानेवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. एस. जहागीरदार यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस . एस . जहागीरदार , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस . पी . केकान , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस. एस. जहागीरदार , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर 
ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ३१ डिसेंबर २०१५. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४३/ सन २०१६ . - श्रीमती पी . ए. ढाणे, ९ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक ६ जानेवारी 
२०१६ ते दिनांक ८ जानेवारी २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ५ जानेवारी २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ जानेवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . ए. ढाणे यांना ९ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ९ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 

आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
____ श्रीमती पी . ए . ढाणे, ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती एस . के . नावंदरे , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
____ श्रीमती पी . ए. ढाणे, ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , ५ जानेवारी २०१६. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३, शके १९३८ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २२ / सन २०१५. - श्री . एन. डी . खोसे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २८ डिसेंबर २०१५ ते 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१५ रोजीची एकूण तीन दिवसांची वैद्यकीय रजा 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन. डी . खोसे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते . 

श्री . एन . डी. खोसे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती एस . आर. पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 

श्री . एन. डी . खोसे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४० / सन २०१६. - श्रीमती के . एस. नावंदर , ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक ३० 
डिसेंबर २०१५ रोजीची एकूण एक दिवसाची अर्जित रजा विशेष बाब 
म्हणून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच वरील कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . एस . नावंदर यांना, ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती के . एस . नावंदर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती पी . एन. ढाणे , ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्रीमती के . एस. नावंदर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ५ जानेवारी २०१६. 


अहमदनगर , ३१ डिसेंबर २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७१ / सन २०१६. - श्री . एस . एस. जहागीरदार , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांची दिनांक १ जानेवारी 
२०१६ रोजीची एकूण एक दिवसाची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर 
करणेत येत आहे . तसेच दिनांक १ जानेवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २ जानेवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एस. जहागीरदार यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री. एस. एस. जहागीरदार , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. एस. पी. केकान, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी 
यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री . एस . एस. जहागीरदार , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर 
ते सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ २४ / सन २०१६. - श्री . एस. एस. देशपांडे, ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक ११ 
जानेवारी २०१६ ते दिनांक १३ जानेवारी २०१६ रोजीची एकूण तीन 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक ८ 
जानेवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४ जानेवारी २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 
। रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एस . देशपांडे यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . एस. एस. देशपांडे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक ८ जानेवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
११ जानेवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती आर. डी . 
जगताप , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे 
व दिनांक ११ जानेवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक 
१४ जानेवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती के . के . शाह , 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 

श्री . एस. एस. देशपांडे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, 
तर ते ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर, ६ जानेवारी २०१६ . 


अहमदनगर , ७ जानेवारी २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


३३ 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/१८/ सन २०१६. - श्री . एम . एच. शेख, सचिव , 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर यांची दिनांक ५ जानेवारी 
२०१६ ते दिनांक ८ जानेवारी २०१६ रोजीची एकूण चार दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ४ जानेवारी २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ जानेवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम. एच . शेख यांना सचिव, जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , अहमदनगरया पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. एम . एच. शेख, सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अहमदनगर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस . एस. देशपांडे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एम . एच. शेख, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अहमदनगर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते 
सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ४ जानेवारी २०१६. 


अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच वरील कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एस . परदेशी, २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, शेवगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस. एस . परदेशी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
शेवगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. पी . एस. शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
शेवगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस. एस. परदेशी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
शेवगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर 
ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , १२ जानेवारी २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ७४ / सन २०१६.- श्री . ए. आर. माळवदे, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांची दिनांक १४ जानेवारी २०१६ ते 
दिनांक १६ जानेवारी २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची वैद्यकीय रजा 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. आर. माळवदे यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कर्जत या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री . ए. आर. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती 
ए. ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांचेकडे 
ठेवण्यात आला होता . 

श्री . ए . आर . माळवदे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
अहमदनगर , १९ जानेवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ६९/ सन २०१६. - श्री . एस . एस. परदेशी, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांची दिनांक ६ जानेवारी 
२०१६ ते दिनांक ८ जानेवारी २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची वैद्यकीय 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एस. परदेशी, २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 
__ श्री. एस. एस. परदेशी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
शेवगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. एन. पाटील, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
शेवगाव यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 
__ श्री . एस. एस. परदेशी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
शेवगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , 
तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १९ जानेवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ५३ / सन २०१६. - श्री . एन. एस. काकडे, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव यांची दिनांक ५ जानेवारी 
२०१६ रोजीची एक दिवसाची मंजूर करण्यात आलेली अर्जित रजा याद्वारे 
रद्द करणेत येत आहे . 


अहमदनगर , १२ जानेवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/६९/ सन २०१६. - श्री . एस . एस . परदेशी, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांची दिनांक १४ जानेवारी 
२०१६ ते दिनांक १८ जानेवारी २०१६ रोजीची एकूण पाच दिवसांची 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/४२/ सन २०१५ .- श्रीमती पी. व्ही. घाडगे , ८ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक ११ 
जानेवारी २०१६ ते दिनांक १६ जानेवारी २०१६ रोजीची एकूण सहा 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ६१ / सन २०१६. - श्री . एस. जी . लांडगे , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी यांची दिनांक २७ जानेवारी २०१६ ते 
दिनांक ३० जानेवारी २०१६ रोजीची एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २६ जानेवारी २०१६ रोजी 
ध्वजवंदनानंतर ते दिनांक ३० जानेवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . जी . लांडगे यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
राहुरी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस . जी . लांडगे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहुरी यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . 
एन. कुलकर्णी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . एस. जी . लांडगे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . व्ही . घाडगे यांना ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. 

श्रीमती पी. व्ही . घाडगे, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती पी . ए . ढाणे, ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्रीमती पी . व्ही. घाडगे , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , २७ जानेवारी २०१६ . 


अहमदनगर , १९ जानेवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४९ / सन २०१६.- श्री . व्ही . डी. घागी, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक २० जानेवारी 
२०१६ ते दिनांक २२ जानेवारी २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक १९ जानेवारी 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५ जानेवारी २०१६ रोजी । 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . डी. घागी यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
__ श्री . व्ही . डी. घागी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक १९ जानेवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२२ जानेवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळसंपेपर्यंत श्री . म . दा . सैंदाणे , 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचेकडे व दिनांक 
२२ जानेवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५ जानेवारी 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती व्ही . जे. कोरे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . व्ही . डी. घागी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर 
ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १८ जानेवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३९ / सन २०१५. - श्रीमती ए. आर. नागोरी , ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २५ 
जानेवारी २०१६ ते दिनांक ३० जानेवारी २०१६ रोजीची एकूण सहा 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २५ 
जानेवारी २०१६ रोजीपासून ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१६ रोजी कार्यशाळेचे 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. आर. नागोरी यांना ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती ए. आर. नागोरी, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एम . एस. तोडकर , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती ए. आर. नागोरी, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , २१ जानेवारी २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


३५ 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ३७/ सन २०१६. - श्रीमती आर. जे. पाटील, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक १७ 
जानेवारी २०१६ ते दिनांक २२ जानेवारी २०१६ रोजीची एकूण सहा 
दिवसांची वाढीव अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . तसेच 
दिनांक १७ जानेवारी २०१६ रोजीपासून ते दिनांक २४ जानेवारी २०१६ 
रोजीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर. जे. पाटील यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती आर. जे . पाटील , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एम . एस . तोडकर , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती आर. जे. पाटील, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २२ जानेवारी २०१६. 


५ जानेवारी २०१६ ते दिनांक १० जानेवारी २०१६ रोजीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही. बी. पारगांवकर यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती व्ही . बी. पारगांवकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायिक कार्यभार 
श्रीमती के. के . शाह , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री. आर. व्ही . पांडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 


___ श्रीमती व्ही. बी. पारगांवकर, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 

ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या नसत्या , तर 
त्या दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १२ जानेवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३७/ सन २०१६. - श्रीमती आर . जे. पाटील , ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक १४ 
जानेवारी २०१६ ते दिनांक १६ जानेवारी २०१६ रोजीची एकूण तीन 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर. जे. पाटील यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी । 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती आर. जे . पाटील, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. एम. एस. तोडकर , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती आर. जे. पाटील , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , १५ जानेवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३१/ सन २०१६. - श्रीमती व्ही. बी . पारगांवकर , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा यांची दिनांक २४ डिसेंबर 
२०१५ ते दिनांक ४ जानेवारी २०१६ रोजीची एकूण बारा दिवसांची वाढीव 
अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच वरील 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही. बी . पारगांवकर यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती व्ही . बी. पारगांवकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायिक कार्यभार 
दिनांक २४ डिसेंबर २०१५ रोजीपासून ते दिनांक २८ डिसेंबर २०१५ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री. एस. एस. देशपांडे, ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक २८ डिसेंबर 
२०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ४ जानेवारी २०१६ 
रोजीपर्यंत श्रीमती के . के . शाह , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . आर. व्ही . पांडे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात आला 
होता. 

श्रीमती व्ही. बी . पारगांवकर, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १२ जानेवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ 3q/ सन २०१६ . - श्रीमती व्ही . बी . पारगांवकर , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक ५ जानेवारी 
२०१६ ते दिनांक ८ जानेवारी २०१६ रोजीची एकूण चार दिवसांची 
वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३, शके १९३८ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २६ / सन २०१६ . - श्रीमती एस. बी. महाले, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक १२ जानेवारी २०१६ ते 
दिनांक १७ जानेवारी २०१६ रोजीची एकूण सहा दिवसांची वैद्यकीय रजा 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . तसेच वरील कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस. बी . महाले यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७५/ सन २०१६. - श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांची दिनांक ११ एप्रिल २०१६ ते दिनांक 
१३ एप्रिल २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे . तसेच दिनांक ९ एप्रिल २०१६ रोजी राष्ट्रीय 
लोकअदालतनंतर ते दिनांक १६ एप्रिल २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . ए. आर. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर, ६ एप्रिल २०१६ . 


श्रीमती एस. बी . महाले , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री. आर. एस. अराध्ये, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्रीमती एस . बी. महाले , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , २० जानेवारी २०१६. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २५/ सन २०१६. - श्रीमती एस . एस . तोडकर , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक ११ जानेवारी 
२०१६ ते दिनांक १३ जानेवारी २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची 
वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . एस . तोडकर यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७० / सन २०१६ . - श्री . एस . पी . केकान , तत्कालीन 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी व सध्या दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, अकोले यांची दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ ते दिनांक ३ मार्च 
२०१६ रोजीची एकूण सात दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर 
करणेत येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. पी . केकान यांना तत्कालीन 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी व सध्या दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , अकोले या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 
__ श्री . एस. पी. केकान, तत्कालीन दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी व सध्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अकोले यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . एस . 
जहागीरदार , तत्कालीन सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 

श्री . एस . पी . केकान, तत्कालीन दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी व सध्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अकोले हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


श्रीमती एस. एस. तोडकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती एस . बी . महाले, सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 

श्रीमती एस. एस. तोडकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या नसत्या, तर 
त्या दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १६ जानेवारी २०१६ . 


अहमदनगर , ५ एप्रिल २०१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


३७ 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/६१/ सन २०१६. - श्री . एस . जी . लांडगे , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी यांचीदिनांक १८ एप्रिल २०१६ ते दिनांक 
२२ एप्रिल २०१६ रोजीची एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १६ एप्रिल २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २३ एप्रिल २०१६ रोजी कार्यशाळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . जी . लांडगे यांना दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
राहुरी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. एस . जी. लांडगे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . 
एन. कुलकर्णी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. एस. जी . लांडगे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहुरी हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ २८ / सन २०१६ . - श्री . ए. पी . मोहिते , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक ११ एप्रिल २०१६ ते 
दिनांक १३ एप्रिल २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ९ एप्रिल २०१६ रोजी 
राष्ट्रीय लोकअदालतनंतर ते दिनांक १६ एप्रिल २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. पी . मोहिते यांना सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर, कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. ए. पी . मोहिते , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . व्ही . ए. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री . ए. पी. मोहिते , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , १६ एप्रिल २०१६ . 


अहमदनगर , ७ एप्रिल २०१६ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/४३/ सन २०१६. - श्रीमती पी . ए. ढाणे, ९ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २० 
एप्रिल २०१६ ते दिनांक २२ एप्रिल २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १९ एप्रिल 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २३ एप्रिल २०१६ रोजी 
कार्याशाळेचे वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 


आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . ए. ढाणे यांना ९ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ९ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती पी . ए. ढाणे , ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती के . एस . नावंदर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी . ए . ढाणे, ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


___ क्रमांक कार्यव्य /रजा/ २२ / सन २०१६. - श्री. एन . डी. खोसे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक ५ एप्रिल २०१६ ते 
दिनांक ७ एप्रिल २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची वैद्यकीय रजा 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ८ एप्रिल २०१६ 
रोजी मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन. डी . खोसे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री. एन. डी. खोसे , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती एस . आर. पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 


___ श्री. एन. डी . खोसे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , १८ एप्रिल २०१६ . 


अहमदनगर , ११ एप्रिल २०१६ . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


तर ते ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ११ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश १९४८ 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २१ / सन २०१६. - श्री . एस. एस. जगताप, मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर यांची दिनांक ११ एप्रिल २०१६ ते दिनांक 
१३ एप्रिल २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ९ एप्रिल २०१६ रोजी राष्ट्रीय 
लोकअदालतनंतर ते दिनांक १६ एप्रिल २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एस . जगताप यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . 
तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . एस. एस. जगताप , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 
९ एप्रिल २०१६ रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतनंतर ते दिनांक ११ एप्रिल । 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती एस . आर . पाटील , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक 
११ एप्रिल २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १६ एप्रिल 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . एस . एस. देशपांडे, ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . एस . एस. जगताप , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
अहमदनगर , ७ एप्रिल २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २८ / सन २०१६. - श्री . व्ही . ए . पाटील, दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१६ ते 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची वैद्यकीय रजा 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . ए. पाटील यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणूकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . व्ही . ए. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . ए. पी . मोहिते , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 

श्री . व्ही . ए. पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १७ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ २४ / सन २०१६ . - श्री. एस . एस. देशपांडे, ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१५ फेब्रुवारी २०१६ ते दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१६ रोजीची एकूण तीन 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १२ 
फेब्रुवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एस . देशपांडे यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस. एस. देशपांडे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती आर. व्ही . 
मोहिते, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे 
व दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक 
१८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती के. के . शाह , 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 

श्री . एस. एस. देशपांडे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३०/ सन २०१६. - श्री . ए. ए. नांदगांवकर , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१६ ते 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१६ रोजीची एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. ए. नांदगांवकर , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . ए. ए. नांदगांवकर, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायिक कार्यभार 
श्री . एस. यु. बघेले तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व सहा. सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . एस . व्ही . देशमुख , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे . 
__ श्री. ए. ए. नांदगांवकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ४ फेब्रुवारी २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


३९ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा / ३७ / सन २०१६ . - श्रीमती आर. जे. पाटील , ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२३ जानेवारी २०१६ ते दिनांक २५ जानेवारी २०१६ रोजीची एकूण तीन 
दिवसांची वाढीव अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . 
तसेच दिनांक २३ जानेवारी २०१६ रोजीपासून ते दिनांक २६ जानेवारी 
२०१६ रोजीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर. जे. पाटील यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती आर. जे. पाटील, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. एम. एस . तोडकर , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती आर. जे . पाटील , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वाढीव अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ४२/ सन २०१५. - श्रीमती पी . व्ही . घाडगे , ८ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक ८ फेब्रुवारी 
२०१६ ते दिनांक १० फेब्रुवारी २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ६ फेब्रुवारी 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . व्ही . घाडगे यांना ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी . व्ही . घाडगे , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. व्ही . कुलकर्णी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती पी . व्ही . घाडगे, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ८ फेब्रुवारी २०१६. 


अहमदनगर , ४ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४८ / सन २०१६ .- श्रीमती एस . के. कारंडे, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक १५ फेब्रुवारी 
२०१६ ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०१६ रोजीची एकूण सहा दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . के. कारंडे यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस . के . कारंडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एम . डी . सैंदाणे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस . के . कारंडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वाढीव अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या । 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १० फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ५२/ सन २०१५ .- श्रीमती आर. एम. शेख, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव यांची दिनांक १० फेब्रुवारी 
२०१६ ते दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर. एम . शेख यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती आर. एम . शेख , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एन. एस. काकडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती आर. एम . शेख, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ९ फेब्रुवारी २०१६. 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ५५/ सन २०१६ . - श्री . एम . व्ही . चव्हाण, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक २२ फेब्रुवारी 
२०१६ ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजीची एकूण पाच दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१६ 
रोजी पासून ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१६ रोजीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम . व्ही . चव्हाण यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एम. व्ही. चव्हाण, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. बी. व्ही . बुरांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री. एम . व्ही. चव्हाण , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ६९ / सन २०१६. - श्री . एस. एस. परदेशी, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांची दिनांक ४ फेब्रुवारी 
२०१६ ते दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. एस. परदेशी यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस. एस. परदेशी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
शेवगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. पी . एस. शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
शेवगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री. एस. एस. परदेशी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
शेवगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर 
ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, शेवगाव या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ३ फेब्रुवारी २०१६. 


अहमदनगर , १७ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ६२/ सन २०१६. - श्री . रा . व . वनवाडी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, राहुरी यांची दिनांक १० फेब्रुवारी २०१६ रोजीची 
एक दिवसाची मंजूर करणेत आलेली किरकोळ रजा याद्वारे रद्द करणेत 
येत आहे व त्याऐवजी दिनांक १० फेब्रुवारी २०१६ ते दिनांक १२ फेब्रुवारी 
२०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर 
करणेत येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. रा . व. वनवाडी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री. रा. व. वनवाडी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस. जी . लांडगे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी यांचेकडे 
ठेवण्यात आला होता . 
___ श्री . रा . व. वनवाडी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १६ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ७५/ सन २०१५ .- श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांची दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१६ ते 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजीची एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी 
राष्ट्रीय लोकअदालतनंतर ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए . ए . कुलकर्णी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती ए . ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . ए. आर. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती ए. ए . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ११ फेब्रुवारी २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


४१ 


श्री . ए. एम . मुजावर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, जामखेड हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , जामखेड या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
अहमदनगर , १७ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७६ / सन २०१६. - श्री . ए. एम . मुजावर, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जामखेड यांची दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ ते 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१६ रोजीची एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए . एम . मुजावर यांना, दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, जामखेड यांना यापदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
जामखेड या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . ए. एम . मुजावर , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , जामखेड 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती ए . ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९१/ सन २०१६. - श्रीमती डी . एम . भांडे, अति . 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक ४ डिसेंबर 
२०१५ व दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीची एकूण दोन दिवसांची वैद्यकीय 
रजा विशेष बाब म्हणून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती डी. एम . भांडे यांना अति . सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत अति . सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती डी . एम. भांडे, अति . सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या अति . सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ४ मार्च २०१६. 


श्री. ए. एम . मुजावर , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , जामखेड हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , जामखेड या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
अहमदनगर , २ फेब्रुवारी २०१६ .. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७६ / सन २०१६. - श्री . ए. एम . मुजावर , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, जामखेड यांची दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ ते 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१६ रोजीची एकूण पाच दिवसांची मंजूर करण्यात 
आलेली अर्जित रजा याद्वारे रद्द करणेत येत आहे. तसेच दिनांक 
६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची मंजूर करणेत आलेली 
परवानगी याद्वारे रद्द करणेत येत आहे. 
अहमदनगर , ५ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७९ / सन २०१६. - श्री . व्ही. व्ही . खुळपे , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, राहाता यांची दिनांक २४ फेब्रुवारी 
२०१६ ते दिनांक २६ फेब्रुवारी रोजीची एकूण तीन दिवसांची वैद्यकीय रजा 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २७ फेब्रुवारी 
२०१६ व दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१६ रोजीची सुट्टी उपभोगण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७६ / सन २०१६ . - श्री . ए. एम . मुजावर , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , जामखेड यांची दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६ ते 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजीची एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २० फेब्रुवारी २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एम . मुजावर यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , जामखेड या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
जामखेड या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . ए . एम . मुजावर , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, जामखेड 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . व्ही . खुळपे यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, राहाता या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . व्ही. व्ही . खुळपे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
राहाता यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ओ. एस. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता 
यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 
___ श्री . व्ही . व्ही . खुळपे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
राहाता हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , तर 
ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ५ मार्च २०१६ . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ७४/ सन २०१६. - श्री . ए. आर. माळवदे, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांची दिनांक ८ मार्च २०१६ ते दिनांक 
११ मार्च २०१६ रोजीची एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ५ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक १४ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. ए . आर. माळवदे यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कर्जत या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . ए . आर. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती 
ए. ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांचेकडे 
ठेवण्यात आला होता . 

श्री . ए. आर. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ६१/ सन २०१६. - श्री . एस. जी . लांडगे, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी यांची दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६ ते 
दिनांक २ मार्च २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. जी . लांडगे यांना दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
राहुरी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री. एस . जी. लांडगे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . आर. व्ही. वनवाडी , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहुरी 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . एस. जी . लांडगे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहुरी हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 
अहमदनगर , १ मार्च २०१६. 


अहमदनगर , ५ मार्च २०१६. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ६८ / सन २०१६ . - श्री . पी. एस . शिंदे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांची दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१६ ते 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच वरील कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. पी . एस. शिंदे यांना सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, शेवगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , शेवगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. पी. एस. शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस . एस. परदेशी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
शेवगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ५२ / सन २०१६ . - श्रीमती आर. एम . शेख , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक ८ मार्च 
२०१६ ते दिनांक ११ मार्च २०१६ रोजीची एकूण चार दिवसांची वैद्यकीय 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक ५ मार्च 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर . एम. शेख यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती आर . एम . शेख, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. ए. बाफना, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती आर . एम. शेख , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


श्री . पी . एस . शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


अहमदनगर , १६ मार्च २०१६ . 


अहमदनगर , २४ फेब्रुवारी २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


४३ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ४१/ सन २०१६. - श्रीमती टी . एम. निराळे , ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक ८ मार्च 
२०१६ ते दिनांक १० मार्च २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ५ मार्च २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती टी . एम . निराळे यांना ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती टी . एम. निराळे, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. ए. धुमकेकर , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती टी . एम . निराळे , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ४ मार्च २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३९ / सन २०१६. - श्रीमती ए. आर . नागोरी, ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक ३ मार्च 
२०१६ ते दिनांक ५ मार्च २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक २ मार्च २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. आर. नागोरी यांना ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती ए . आर. नागोरी , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए . ए . धुमकेकर , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्रीमती ए. आर. नागोरी, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर . 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २ मार्च २०१६. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/रजा/ ३९ / सन २०१६ .- श्रीमती ए. आर. नागोरी , ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक ६ मार्च 
२०१६ ते दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची वाढीव 
अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ६ 
मार्च २०१६ रोजीपासून ते दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. आर. नागोरी यांना ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती ए. आर. नागोरी, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए . ए . धुमकेकर , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती ए. आर. नागोरी, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३७ / सन २०१६ . - श्रीमती आर. जे. पाटील, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २१ मार्च 
२०१६ ते दिनांक २३ मार्च २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक २१ मार्च २०१६ 
रोजीपासून ते दिनांक २७ मार्च २०१६ रोजीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर. जे. पाटील यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्रीमती आर. जे. पाटील, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक २१ मार्च २०१६ रोजीपासून ते दिनांक २४ मार्च २०१६ 
रोजीपर्यंत श्री . ए. आर . नागोरी, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचेकडे, दिनांक २५ मार्च २०१६ रोजी श्रीमती पी . 
व्ही . घाडगे , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर , 
दिनांक २६ मार्च २०१६ रोजी श्री . एम . एस. तोडकर , ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर व दिनांक २७ मार्च २०१६ रोजी 
श्री . ए . ए . धुमकेकर , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्रीमती आर. जे. पाटील, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वाढीव अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , ४ फेब्रुवारी २०१६ . 


अहमदनगर , ९ मार्च २०१६. 


S . 


४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 
आदेश 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ३० / सन २०१६ . - श्री . ए. ए. नांदगांवकर , दिवाणी ____ क्रमांक कार्यव्य / रजा /१२/ सन २०१६. - श्री . जि . एल. गांधी , जिल्हा 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक ८ मार्च २०१६ ते दिनांक न्यायाधीश -२ व सहा . सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांची दिनांक २४ फेब्रुवारी 
११ मार्च २०१६ रोजीची एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर २०१६ ते दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६ रोजीची एकूण सहा दिवसांची 
करणेत येत आहे . तसेच दिनांक ५ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक 
ते दिनांक १२ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची ५ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ मार्च २०१६ रोजी 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 

आहे . 
। रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए . ए. नांदगांवकर , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच रजेवरून परत आल्यावर श्री . जि . एल. गांधी , जिल्हा न्यायाधीश - २ व 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , सहा. सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश- २ 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

व सहा. सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
श्री . ए. ए. नांदगांवकर, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 

आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायिक कार्यभार ___ श्री . जि . एल. गांधी, जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहा. सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक ५ मार्च २०१६ रोज कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ८ मार्च २०१६ संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
रोजी कार्यालयीन वेळसंपेपर्यंत श्री . एस. यु . बघेले तदर्थजिल्हा न्यायाधीश - १ कार्यभार श्री . एस. एम . भगत , जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहा. सत्र न्यायाधीश , 
व सहा. सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर यांचेकडे व दिनांक ८ मार्च २०१६ संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १२ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळसंपेपर्यंत श्री . एन. के . चव्हाण , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति . सत्र 

श्री . जि . एल . गांधी, जिल्हा न्यायाधीश - २ व सहा. सत्र न्यायाधीश , 

संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , 
न्यायाधीश , श्रीरामपूर यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री. एम . व्ही . 

तर ते जिल्हा न्यायाधीश- २ व सहा. सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदी 
चव्हाण , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांचेकडे 

स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
ठेवण्यात येत आहे . 
श्री . ए . ए . नांदगांवकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 

अहमदनगर, ५ मार्च २०१६. 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून 

आदेश 
काम करीत राहिले असते . 

क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७/ सन २०१६. - श्री . ए. एन. चौरे , तदर्थ जिल्हा 
अहमदनगर , ५ मार्च २०१६. 

न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक ९ मार्च 
२०१६ ते दिनांक ११ मार्च २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित 

रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक ९ मार्च २०१६ 
आदेश 

रोजीपासून ते दिनांक १४ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २८ / सन २०१६ . - श्री. ए. पी. मोहिते, सहदिवाणी मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक ८ मार्च २०१६ ते दिनांक 

__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एन . चौरे , तदर्थ जिल्हा 
११ मार्च २०१६ रोजीची एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 

न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच दिनांक ५ मार्च २०१६ रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतनंतर 

करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
ते दिनांक १४ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 

जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए . पी. मोहिते यांना सहदिवाणी न्यायाधीश , येत आहे . 
वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच 

श्री . ए. एन . चौरे, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 

अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
स्तर, कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 

कार्यभार दिनांक ९ मार्च २०१६ रोजीपासून ते दिनांक १० मार्च२०१६ रोजी 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . एच. एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश - ५ व 
श्री . ए. पी . मोहिते , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक १० मार्च २०१६ 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १४ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन 
श्री . व्ही . ए. पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांचेकडे वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती आर . व्ही . सावंत - वाघुले, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ 
ठेवण्यात येत आहे . 

व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री. ए . पी. मोहिते, सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव श्री. ए. एन . चौरे , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश, 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
काम करीत राहिले असते . 

या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ७ एप्रिल २०१६ . 

अहमदनगर , ४ मार्च २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


४५ 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ७७ / सन २०१६ . - श्रीमती के. के . शाह , ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक ३१ मार्च 
२०१६ ते दिनांक २ एप्रिल २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ३० मार्च २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ४ एप्रिल २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के. के . शाह यांना ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती के . के . शाह , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. एस. देशपांडे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती के . के . शाह , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , ३० मार्च २०१६. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७१ / सन २०१६. - श्री . एस. एस. जहागीरदार , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांची दिनांक २१ मार्च २०१६ ते 
दिनांक २३ मार्च २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसाची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १९ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एस . जहागीरदार यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस. एस. जहागीरदार, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. एस. परदेशी, २ रे दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
पाथर्डी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस. एस. जहागीरदार , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर 
ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २८ मार्च २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ७५/ सन २०१६ .- श्रीमती ए . ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांची दिनांक १५ मार्च २०१६ ते दिनांक 
१७ मार्च २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती ए. ए . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . ए. आर. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या नसत्या , तर 
त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , २ मार्च २०१६. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ७० / सन २०१६. - श्री . एस. पी. केकान , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले यांची दिनांक २१ मार्च २०१६ ते दिनांक 
२३ मार्च २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे . तसेच दिनांक १९ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. पी . केकान यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अकोले या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अकोले या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस. पी. केकान , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . जे . 
आर . मुलाणी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले यांचेकडे 
ठेवण्यात आला होता. 
___ श्री . एस . पी . केकान, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 
अहमदनगर, २८ मार्च २०१६ . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ६८/ सन २०१६. - श्री. पी . एस. शिंदे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, शेवगाव यांची दिनांक १ एप्रिल २०१६ ते दिनांक 
७ एप्रिल २०१६ रोजीची एकूण सात दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन 


यालय 


सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. पी . एस. शिंदे यांना सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , शेवगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. पी . एस. शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, शेवगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस. एस. परदेशी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
शेवगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/६१/ सन २०१६. - श्री. एस. जी . लांडगे, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी यांची दिनांक ८ मार्च २०१६ ते दिनांक 
१० मार्च २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर 
मंजूर करणेत येत आहे. तसेच वरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. जी. लांडगे यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
राहुरी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस. जी . लांडगे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, राहुरी यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . पी . एन . कुलकर्णी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
राहुरी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस . जी . लांडगे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहुरी हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 


श्री . पी . एस . शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 


अहमदनगर , १९ मार्च २०१६. 


अहमदनगर , ३१ मार्च २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/६२/ सन २०१६ . - श्री. रा . व. वनवाडी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, राहुरी यांची दिनांक २८ मार्च २०१६ ते दिनांक 
३० मार्च २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २३ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. रा . व. वनवाडी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. रा. व. वनवाडी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . पी. एन. कुलकर्णी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
राहुरी यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 
___ श्री. रा. व. वनवाडी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २८ मार्च २०१६. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ६० / सन २०१६ . - श्रीमती व्ही . बी. पाटील, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक २१ मार्च 
२०१६ ते दिनांक २३ मार्च २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २० मार्च २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २६ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही . बी . पाटील यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती व्ही . बी . पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
श्रीगोंदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. आर. व्ही . पांडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
__ श्रीमती व्ही . बी. पाटील, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , २८ मार्च २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


४७ 


सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २१ मार्च २०१६ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ५९ / सन २०१६. - श्री. आर. व्ही . पांडे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा यांची दिनांक २८ मार्च २०१६ ते दिनांक 
३० मार्च २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २६ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. आर. व्ही. पांडे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री. आर. व्ही . पांडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती व्ही. बी . पाटील, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री . आर. व्ही. पांडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/४४/ सन २०१६. - श्रीमती एम . डी . ननवरे , १० वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर ह्या दिनांक २६ मार्च 
२०१६ ते दिनाक २९ एप्रिल २०१६ पर्यंत वैद्यकीय रजेवर असलेकारणाने 
त्यांचे पदाचा वरील कालावधीतील अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती पी . व्ही . 
घाडगे, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 
अहमदनगर , १७ मार्च २०१६ . 


अहमदनगर , २८ मार्च २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४७/ सन २०१६. - श्रीमती व्ही. जे. कोरे , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक २८ मार्च २०१६ ते 
दिनांक २ एप्रिल २०१६ रोजीची एकूण सहा दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक २३ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ४ एप्रिल २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही . जे . कोरे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती व्ही . जे. कोरे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
दिनांक २३ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५ मार्च 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळसंपेपर्यंत श्री . एम . डी . सैंदाणे , ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचेकडे व दिनांक २५ मार्च २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ४ एप्रिल २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती एस. के. कोरडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/४३/ सन २०१६ . - श्रीमती पी . एन . ढाणे, ९ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २१ मार्च 
२०१६ ते दिनांक २३ मार्च २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १९ मार्च २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . ए. ढाणे यांना ९ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ९ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी . ए. ढाणे, ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक १९ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २३ 
मार्च २०१६ रोजीपर्यंत श्रीमती के . एस . नावंदर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर दिनांक २४ मार्च २०१६ रोजी श्रीमती टी . एम . 
निराळे, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे 
दिनांक २५ मार्च २०१६ रोजी श्रीमती पी . व्ही . घाडगे , ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे, दिनांक २६ मार्च २०१६ 
रोजी श्री. एम . एस. तोडकर , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर व दिनांक २७ मार्च २०१६ पासून ते दिनांक २८ मार्च २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . ए. ए. धुमकेकर , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती पी. ए. ढाणे, ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १८ मार्च २०१६ . 


श्रीमती व्ही . जे. कोरे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


नंबर ६२३ / अ -१ यासी क्षेत्र १२३४.९५ चौ . मी . व सर्व्हे नंबर ६२३/ अ - २ 
यासी क्षेत्र १२३४.९५ चौ . मी . एकूण क्षेत्रफळ २४६९. ९० चौ मी. या 
मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चेनियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण 
इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


क्रमांक एएनआर/ एसएनआर / आरएसआर /सीआर / ३८४९ / सन 
२०१६. - उपनिबंधक , सहकारी संस्था , संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर 
याद्वारे निर्मिती महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , संगमनेर , 
जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम ९ (१) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहे. सदर 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ आरएसआर/ सीआर / ३८४९/ 
सन २०१६ , दिनांक ९ जून २०१६ असा आहे. 


अजय गुजराथी, 


उपनिबंधक , 


सहकारी संस्था, नाशिक , 

तालुका नाशिक . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण साधन संस्था व उपवर्गीकरण कर्ज देणारी साधन 
संपत्ती संस्था आहे . 


नाशिक , ३० जून २०१६ . 


आदेश 


जयेश सु. आहेर, 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, संगमनेर. 


संगमनेर , ९ जून २०१६ . 


क्रमांक उनिन/प्रशासन/ एचएसजी(टीओ)/ ४८३० / सन २०१६. - उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नगर तालुका, अहमदनगर यांनी आपल्या अधिकारात 
मंगलमुर्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सावेडी , सर्व्हे नंबर २५ /२ , 
प्लॉट नंबर २० , अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदरची 
संस्था अहमदनगर महानगरपालिका यांनी मंजूर केलेल्या बांधकाम 
आराखड्याप्रमाणे गाळ्याच्या संख्येइतकाच गाळ्याकरिता सहकारी गृहरचना 
संस्था नोंदणी करण्यात येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक वि -५/एनएसके/ एनएसके / पीआरडी( आय)/ ३६०१ / सन २०१६ . 
नाशिक जिल्हा महिला गृहउद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, नाशिक ही 
संस्था प्लॉट नंबर ३६ , गुरुप्रसाद , शक्तीनगर , हिरावाडी, पंचवटी, 
नाशिक -३ या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण उत्पादक संस्था व 
उपवर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे 
जाहीर करीत आहे . 


सदर संस्था नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एएनआर/(टीसी)/ ४८३० / २०१६, 
दिनांक १६ जून २०१६ असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६० चे कलम १२ (१) व त्या खालील नियम १० (१) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे . 


नाशिक , १५ जून २०१६. 


आर. बी. कुलकर्णी, 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नगर तालुका , 


आदेश 


अहमदनगर . 


नाशिक , १६ जून २०१६ . 


क्रमांक वि - १ / एनएसके/ एनएसके / एचएसजी( टीसी)/ ५६५५/ सन 
२०१६ .- सारडा संकुल अॅक्युपायरस मेन्टनन्स को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , नाशिक ही संस्था मौजे नाशिक शिवारातील सर्वे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


४९ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत . 


गुरुवार , मे १२, २०१६ / वैशाख २२ , शके १९३८ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


प्रपत्र “ क ” 


पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 
संदर्भ : शासन निर्णय क्रमांक विकाअ -१११५/प्र.क्र . ८८ / ५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५. 

क्रमांक डीसी/कार्या/९- क/ ५२७/२०१६ . - संदर्भाधिन शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , अनिल कवडे, 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर , जिल्हा अहमदनगर सोबतच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याचे तारखेपासून ५ वर्षे कालावधीसाठी राहील व त्यानंतर ती आपोआप संपुष्टात येईल . सदर 
नियुक्तीच्या कालावधीत त्यांनी कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्यांचेविरुद्ध गुन्ह्याची नोंद आढळल्यास , त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने नादार 
( bankrupt ) जाहीर केले असल्यास, त्याचप्रमाणे कोणत्याही कारणाशिवायसुद्धा, कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांची नियुक्ती मुदतपूर्व रद्द करण्यात 
येईल . पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या तहसील कार्यालयाकडून उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच 
साक्षांकित केलेबाबतची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी पोलीस अधीक्षक / जिल्हाधिकारी 
यांचेकडून मागणी केली जाईल त्यावेळी ती तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 

२ . पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्य पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 

( एक ) साक्षांकनाचे काम. - विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ “ साक्षांकनाचे काम करतील. मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय त्यांनी 
साक्षांकन करू नये. रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू 
नये. वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर “ सत्यप्रत ” म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता “विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील. अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून 
करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

३. विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना मार्गदर्शक सूचना : 

( एक ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती “मानसेवी ” असल्यामुळे, विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना कोणतेही मानधन / वेतन/ भत्ते 
अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( दोन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या घरावर/ दुकानावर /कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह “विशेष 
कार्यकारी अधिकारी” असा फलक लावावा . तथापि , त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनांवर “विशेष कार्यकारी अधिकारी” असा उल्लेख करू नये. तसेच 
त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 

( तीन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी “ ओळख परेड ” तसेच “ मृत्यूपूर्व जबानी ” यासाठी उपस्थित राहू नये. 
( चार ) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी “ उत्पन्न प्रमाणपत्र ” देऊ नये . 

(पाच) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य जिल्हाधिकारी 
यांचेकडे तत्काळ परत करावे . अन्यथा ते पुनर्नियुक्तीस अपात्र ठरतील . नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी 
साक्षांकन केल्याचेनिषन्न झाल्यास त्यांचेविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल . 

अनुसूची 


अहमदनगर महानगरपालिका 


सदस्याचे नाव 


पत्ता 


अहमदनगर 


गाडे योगीराज शशिकांत 


यशांजली बंगला, यशवंतनगर , 
गोविंदपुरा , अहमदनगर. 
भारस्कर कॉलनी , लालटाकी , अहमदनगर 


अहमदनगर 


भोसले भारती एकनाथ 


अनिल कवडे, 
जिल्हाधिकारी , अहमदनगर . 


अहमदनगर , ९ मे २०१६ . 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


सोमवार , मे १६ , २०१६ / वैशाख २६, शके १९३८ 


नगररचना योजना- क्रमांक २, श्रीरामपूर ( अंतिम ) 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 
१९६६ च्या कलम ९१( २) अन्वये . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०२१ 

दिनांक १२ एप्रिल २०१६ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 


६ 


क्रमांक टीपीएस - १६१६ / १६ / प्र .क्र . २१/ २०१६/ नवि -९ . - ज्याअर्थी, नगररचना योजना - क्रमांक २ , श्रीरामपूर ( अंतिम), संचालक , नगररचना, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ )( या अनुषंगाने 
“ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ६८ (१) अन्वये अधिसूचना क्रमांक नरयो/ श्रीरामपूर क्रमांक २/ अंतिम मंजुरी/ टीपीव्ही -४/६५५६ , दिनांक 
२२ सप्टेंबर १९९९ द्वारे मंजूर झाली असून , ती दिनांक १ जानेवारी २००० पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे " उक्त योजना” असे संबोधिलेली) 

आणि ज्याअर्थी, उक्त योजनेनुसार अंतिम भूखंड क्रमांक १७ ( यापुढे “ उक्त भूखंड ” असे संबोधिलेली) चे क्षेत्र ४६९२. ५० चौ. मी . आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, श्रीरामपूर शहराच्या नगररचना योजना क्रमांक २ ( अंतिम ) मंजूर झाल्यानंतर उक्त योजनेतील उक्त भूखंडाचा ताबा 
श्री . प्रविण हरकचंद लोढा यांना त्यांच्या मूळ भूखंड क्रमांक ४१ च्या बदल्यात उक्त अधिनियमाच्या कलम ८८ ( क) अन्वये दिनांक २७ जून २००२ रोजी 
( अंतिम भूखंड क्रमांक १७, क्षेत्र ४६९२. ५० चौ . मी. “ बी ” फॉर्मप्रमाणे) दिला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, श्रीरामपूर शहराच्या दुसऱ्या सुधारित विकास योजनेमध्ये उक्त भूखंडावर स्टेडियम व खेळाचे मैदानाचे आरक्षण दर्शविले आहे. 
उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख श्रीरामपूर यांचेमार्फत करण्यात येणाऱ्या उक्त भूखंडाच्या संयुक्त मोजणीमध्ये भूखंडाचे क्षेत्रफळ ४६९२. ५० चौ . मी. ऐवजी 
५२९५. ५० चौ. मी. निश्चित होत असल्याचे आढळून आले. त्या अनुषंगाने उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, श्रीरामपूर यांनी लवाद , श्रीरामपूर यांना पत्राद्वारे 
उक्त भूखंडाचे क्षेत्र संयुक्त मोजणी नकाशाप्रमाणे दुरुस्ती करण्याची विनंती केली आहे ( यापुढे “ उक्त प्रस्ताव” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रस्तावामध्ये आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त 
प्रकरणी संचालक, नगररचना यांनी त्यांच्या अहवालात नमूद केल्यानुसार उक्त भूखंडाचे क्षेत्रामध्ये “बी ” फॉर्मनुसार ४६९३ चौ. मी . आणि प्रत्यक्ष 
मोजणीनुसार ५२९५. ५० चौ . मी . अशी तफावत असल्याने व कागदपत्रांच्या पडताळणीनुसार क्षेत्रातील दुरुस्ती आवश्यक असल्याने जागामालकाच्या 
मागणीनुसार “ बी ” फॉर्म मधील दुरुस्ती होणे आवश्यक झाले आहे, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ९१ चे उपकलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून शासन याद्वारे 
उक्त अधिनियमातील कलम ९१ (२) अन्वये उक्त प्रस्तावाप्रमाणे उक्त योजनेमध्ये प्रारूप फेरबदल तयार करून, सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्धी करणेकामी उक्त अधिनियमाचे कलम ९१ मध्ये निश्चित केल्याप्रमाणे वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करण्याकरिता नगरपरिषद, श्रीरामपूर यांना याद्वारे 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. अशी कोणतीही व्यक्ती जी या फेरबदलामुळे बाधित होत असेल ती व्यक्ती महाराष्ट्र शासनास सूचना प्रसिद्धीच्या 
दिनांकापासून एक महिन्याचे कालावधीत लेखी निवेदन करून त्याची प्रत नियोजन प्राधिकरणास देऊ शकेल . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


रा . शा . चौहान, 
कक्ष अधिकारी, 


महाराष्ट्र शासन . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


५१ 


Town Planning Scheme - Shrirampur 
No . 2 ( Final) 


Notification under Section 91 (2 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai- 400 021 

dated 12th April 2016 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

No. TPS - 1616 / 16 /CR - 21/2016 /UD - 9. - Whereas , the Town Planning Scheme - Shrirampur No. 2 
(Final) (hereinafter referred to as " the Said Scheme" ) has been sanctioned by the Director of Town Planning, 
Maharashtra State, Pune under Section 68 (1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
(Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the Said Act”) vide Notification No. TPV / Shrirampur 
No. 2 /Final permission / TPV -4 /6556 , dated 22nd September 1999 and come into force from dated 
1st January 2000 ; 

and whereas, as per the said Scheme, the area of Final Plot No . 17 (hereinafter referred to as " the 
said Plot” ) is 4692 .50 sq .mt.; 

and whereas, as per the said Scheme, the Municipal Council, Shrirampur has allotted the final plot 
No. 17 in lieu of Original Plot No. 41 under Section 88 (C ) of the said Act and given the possession of the 
said Plot on dated 27th June 2002 to Mr. Pravin Harakchand Lodha (area as per“ B ” form is 4692 .50 sq.mt. ); 

and whereas , as per the second revised Development Plan of Shrirampur, the said Plot is reserved 
for Stadium and Playground , and as per the Joint Measurementcarried out by the Dy. SLR , the area of the 
said Plot is 5292 .50 sq . mt. instead of 4692 .50 sq .mt. and the Dy. SLR , Shrirampur has requested the 
Arbitrator, Town Planning Scheme, Shrirampur to correct the area of said Plot according to the Joint 
Measurement Plan (hereinafter referred to as “ the Said Proposal"); 

and whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to make a variation in the 
said Scheme in accordance with the actual area of the said Plot as per the measurement done by 
Dy. SLR , Shrirampur and the area mentioned in the “ B ” form needs to be corrected as 5292.50 sq.mt. 
instead of 4692 .50 sq .mt. 

Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section (2 ) of Section 91 of the said 
Act, the Governmenthereby authorized the Municipal Council, Shrirampur to prepare the Draft Variation 
and publish a Notice in this regard in the Maharashtra GovernmentGazette after following due procedure 
laid down in the provisions of Section 91 of the said Act. Any person affected thereby may communicate in 
writing his objections to such variation to the State Government and send a copy thereof to the Planning 
Authority not later than one month of the date of publication of Notice . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


सोमवार , मे २३ , २०१६ / ज्येष्ठ २, शके १९३८ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated 6th April 2016 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 


No. TPS- 3515 /76 / CR -74 (A )/2015 /UD - 9. - Whereas, the Chalisgaon Municipal Council (district 
Jalgaon ) (hereinafter referred to as “ the said Municipal Council”), being the Planning Authority for the 
area under its jurisdiction under Clause (19) of Section 2 of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act”), has by its 
Resolution No . 918 , dated 12th August 2009, made a declaration under Section 23 with sub -section (1 ) 
and under Section 38 with sub -section ( 1) of the said Act of its intention to prepare the Revised 
Development Plan for the entire area within its jurisdiction and Notice of such declaration was published 
in the Maharashtra Government Gazette (hereinafter referred to as “Maharashtra Government Gazette ” ) 
Part 1, Nashik Division Supplement, dated 11th March 2010 ; 


and whereas, Town Planning Officer appointed under Section 24 of the said Act, after carrying out 
survey of the entire area within its jurisdiction , prepared existing land use map as required under 
Section 25 of the said Act, and thereafter prepared the Draft Development Plan of Chalisgaon 
( 2nd Revised) and handed it over to Municipal Council, Chalisgaon for publication . The said Municipal 
Council Published a Notice under sub -section ( 1) of Section 26 of the said Act to that effect in the 
Maharashtra Government Gazette, Part 1, Pune Division Supplement, dated 17th October 2013 for 
inviting suggestions and objections in respect of the published Draft Development Plan ; 


and whereas , the Planning Committee appointed under Section 28 (2) of the said Act, heard the 
suggestions and objections in respect of the aforesaid published Draft Development Plan received 
within the stipulated period ; 


and whereas , after receiving and considering the Report of the Planning Committee, the said 
Planning Authority has submitted the said Draft Development Plan , under sub -section (1) of Section 30 
of the said Act, on 11th September 2014 to the Government of Maharashtra for sanction ; 


and whereas , in accordance with sub - section ( 1) of Section 31 of the said Act, the Government, 
after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra 
State , Pune is of the view that it is necessary to sanction the said Development Plan within a period 
of six months from the date of its submission under Section 30 of the said Act or within such extended 
period which shall not exceed twelve months in aggregate ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 31 of the said 
Act and all other powers enabling it on that behalf , the Government of Maharashtra hereby : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


५३ 


(a ) 


Sanctions the Draft Development Plan (Second Revised ) for Chalisgaon Municipal Council, 
with the Schedule of Modifications appended hereto as “ Schedule - A ”, excluding, the Substantial 
Modifications shown on the said Development Plan as specified in “ Schedule - B ” of the 
Notice No. TPS- 3515 /76 /CR -74 (B )/2015 /UD -9 , dated 6th April 2016 . 


(b ) 


Fixes the date of Implemention after one month from the date of publication of this Notification 
in the Maharashtra Government Gazette as the date when the Final Development Plan for 
area of Chalisgaon Municipal Council shall come into force . 


(c ) 


The Development Control and Promotion Regulations for Municipal Councils and 
Nagarpanchayat in Maharashtra sanctioned vide the Government Notification No . TPS- 1812 / 
157 /CR -71/ 12 /Reconstruction No. 34 / 12 /DP /UD - 13, dated the 21st November 2013 are 
applicable for the area of the Chalisgaon Municipal Council for which the said Development 
Plan has been prepared . 


2 . Area of reserved sites mentioned in the Report of the aforesaid sanctioned Development 
Plan are approximate and subject to actual measurement on site as per boundaries shown on the 
Final Development Plan . 


3 . The reservations /allocations /designations which do not appear in the " Schedule - A ” is hereby 
sanctioned for the respective purpose as designated in the aforesaid sanctioned Development Plan . 


4 . 


All the Existing Roads whether shown on Plan or not, shall have the status of Existing Roads. 


5 . The open spaces from sanctioned layouts which are earmarked as existing open spaces 
(in Green Colour) on the aforesaid Development Plan are subject to changes if respective layouts are 
revised . If the layout is revised and if the location of open space is shown elsewhere in Residential Zone 
of the said Development Plan in that case it should be treated as open space of layout and then the 
land under existing open space from the previous layout as shown on the said Development Plan shall 
be treated as Residential Zone to that effect . 


6 . The Developed areas within the flood line shown in blue lines on the Development Plan , are 
included in No Development Zone . The existing user under these areas shall continue till its existence . 


7. The aforesaid Final Development Plan as sanctioned by the Government shall be kept open 
for inspection for the public during working hours on all working days in the Office of the Chief Officer, 
Chalisgaon Municipal Council, Chalisgaon , district Jalgaon . 


By Order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Desk Officer to Government . 


५४ 


"SCHEDULE-A" MODIFICATIONSSANCTIONEDBYTHEGOVERNMENTUNDERSECTION31(1)OFTHEMAHARASHTRAREGIONALAND 

TOWNPLANNINGACT,1966 [ACCOMPANIMENTTOTHEGOVERNMENTNOTIFICATIONNo.TPS-3515/76/CR-74(A)/2015/UD-9,DATED6THAPRIL2016] 

(DEVELOPMENTPLANOFCHALISGAON) 


Sr. 


Modification 

No. 


No. 


ProposalasperDevelopment PlanpublishedunderSection 

26ofthesaidAct 


ProposalsasperDevelopment PlansubmittedunderSection30 oftheMaharashtraRegionaland 

TownPlanningAct,1966 


ModificationsmadebytheGovernment whilesanctioningtheDraftDevelopment PlanunderSection31oftheMaharashtra RegionalandTownPlanningAct,1966 


3 


4 


5 


2 M-1 


InSurveyNo.353/1-A/2widthof 12mtr.DevelopmentPlanRoad. 


Widthof12.00mtr.Wide DevelopmentPlanroadisreduced to9.00mtr.wide. 


ThewidthofDevelopmentPlanRoadis reinstatedas12mtr.andalignmentisslightly shiftedtowardsSouthsideasshownonPlan. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


2 


M-2 


S.No.41/88,SiteNo.20“Primary SchoolandPlayground”. 


22 


WritPetitionispendinginHigh Courtregarding"SiteNo.20, 
Primary 
Schooland 
Playground 
” 
, Governmentmaytakeappropriate decisionasperHighCourtOrders, whilesanctioningthePlan. 


"SiteNo.20PrimarySchoolandPlayground" isdeletedaspertheOrderpassedinWrit Petition2379of2014byHonourableHigh Courtandthelandsoreleasedfromthe reservationisincludedin"ResidentialZone”. 


3 


M-3 


S.No.404pt.,"SiteNo.81 "PrimarySchoolandPlayground" and"SiteNo.82,Playground”. 


SiteNo.81,“PrimarySchooland Playground",andSiteNo.82, “Playground"arepartlydeletedand thelandsoreleasedisincludedin “ResidentialZone”. 


SiteNo.81,“PrimarySchoolandPlayground" andSiteNo.82,“Playground"aredeletedand landsoreleasedfromthereservationsis includedin“ResidentialZone". 


SCHEDULE"A"-contd. 


1 


2 


4 


LO 


4 


M-4 


S.No.353/1-A/2,12.00mtr.wide DevelopmentPlanRoad. 


S.No.353/1-A/2,widthof12.00 mtr.wideDevelopmentPlanRoad isreducedto9.0mtr. 


ThewidthofDevelopmentPlanRoadis reinstatedas12mtr.The6mtr.wideningis proposedtotheNorthsideofexisting6mtr. widelayoutroadasshownonthePlan. 


5 


M-5 


S.No.351pt.,"SiteNo.98, HousingforDishousedand EWS". 


WritPetitionispendinginHigh courtregarding"SiteNo.98, HousingforDishousedandEWS”, Governmentmaytakeappropriate decisionasperHighCourtOrders, whilesanctioningthePlan. 


ThereservationhasbeenlapsedasperNotice UnderSection127ofMaharashtraRegional andTownPlanningAct,1966,hence reservationisdeletedandthelandsoreleased isincludedin"ResidentialZone”asshownon Plan. 


M-6 


S.No.256(pt.),SiteNo.52, “BurialGround”. 


S.No.52,“BurialGround"action beingtakenasperthedecisionof theHonourableHighCourt. 


Areasunderlayoutopenspaceisdeletedfrom thereservationanddesignatedaslayoutopen spaceasshownonPlan. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


M-7 


S.No.472,partlyPublic/Semi- PublicuseofexistingSchooland partlyLawns. 


LandusesinS.No.472are correctedasperexistinguses. 


BoundaryofExistingSchoolinS.No.472is correctedandremainingareaisincludedin 
" 
ResidentialZone 
" 
as 
shown 
onPlan 
. 


8 


M-8 


AspertheSanctionedModi- ficationregardingFP-234,the areashowninIndustrialZone shouldbeshowninResidential Zone. 


TheDraftDevelopmentPlanis correctedaspertheModification sanctionedbytheStateGovernment regardingFP-234. 


AreaofF.P.No.234isincludedin"Residential Zone”asperModificationsanctionedbythe StateGovernmentvideNotification,dated21st August2004andsubjecttotheconditions mentionedinthesaidNotification. 


9 


M-9 


S.No.48pt.,"SiteNo.17, Playground" 


S.No.17,“Playground"inS.No. 48isdeletedandincludedin "ResidentialZone”. 


SiteNo.17,“Playground"isretainedasper thePlanpublishedunderSection26. 


५५ 


५६ 


SCHEDULE"A"–contd. 


1 


2 M-10 


10 


S.No.395pt.,396pt.,“SiteNo. 87,Garden". 


“SiteNo.87,Garden”isretainedasperthe PlanpublishedunderSection26. 


Northernportion“SiteNo.87, Garden"admeasuringareaabout 7000.00sq.mtr.isdeletedfromsite No.87andisincludedin “ResidentialZone". 


11 


M-11 


S.No.316,319,320,321 IndustrialZone. 


LandunderS.No.316/1-A,319,320/1-B, 321/2-AareretainedinIndustrialZone. 


LandunderS.No.316/1-A,319, 320/1-B,321/2-Aaredeletedfrom IndustrialZoneandincludedin “ResidentialZone”. 


12 


M-12 


S.No.5(pt.),"SiteNo.9,Garden" 


Landadmeasuring4000sq.mtr. fromS.No.5(pt.)isdeletedfrom "SiteNo.9,garden"andincluded in"ResidentialZone”asshownin plan. 


AreaunderexistingPrimarySchooluseis deletedfromGarden,siteNo.9andshown asexistingPrimarySchoolinPublicand Semi-PublicZoneasshownonPlan. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


13 


M-13 


CorrectionofboundaryofS.No. 240. 


BoundaryofS.No.240iscorrected asperT.I.L.R.plan. 


BoundaryofS.No.240iscorrectedasper T.I.L.R.Plan. 


14 


M-14 


S.No.435(pt.),"SiteNo.77, Playground." 


"SiteNo.77,Playground”isretainedasper PlanpublishedunderSection26. 


Theareaadmeasuring4000.00 sq.mtr.situatedalongDhule Railwaylineandfallingundersite No.77,Playground,isdeletedfrom thereservationandincludedin “ResidentialZone". 


SCHEDULE"A"-contd. 


4 


M-15 


S.No.361pt.,368pt.,"SiteNo. 95,Garden". 


"SiteNo.95,Garden"isretainedasperthe PlanpublishedunderSection26. 


Areaadmeasuring5300sq.mtr.in S.No.361fallingunder"SiteNo. 95,Garden"isdeletedfromthe reservationandincludedin "ResidentialZone". 


16 


M-16 


S.No.389pt.,"SiteNo.86, Playground". 


“SiteNo.89,Playground"ispartly deletedasperHonourableHigh CourtOrderandincludedin "ResidentialZone”. 


TheReservationhasbeenlapsedasper NoticeunderSection127ofMaharashtra RegionalandTownPlanningAct,1966,hence Reservationisdeletedandthelandso releasedisincludedin“ResidentialZone"as shownonthePlan. "SiteNo.15,Garden"isretainedasperthe PlanpublishedunderSection26. 


17 


M-17 


S.No.19pt.,20pt.,45pt.,"Site No.15,Garden". 


Southernportionofthe“SiteNo. 15,Garden”admeasuringabout 8000sq.mtr.isdeletedfromthe reservationandincludedin “ResidentialZone”. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


18 


M-18 


ExistingPrimarySchool,Public/ Semi-PublicZone. 


ThelandisdesignatedasPublic/Semi-Public ZoneasshownonPlan. 


AlltheExistingPrimarySchools whichareinpossessionof MunicipalCouncilareshownin Public/Semi-PublicZone. 


19 


M-19 


S.No.11pt.,12pt.,"SiteNo.13, Playground". 


"SiteNo.13,Playgroundisretainedasper thePlanpublishedunderSection26. 


Atriangularportionadmeasuring 2300sq.mtr.withinNorth-East portionof“SiteNo.13,Playground" isdeletedfromreservationand includedin“ResidentialZone”. 


५७ 


SCHEDULE"A"-contd. 


५८ 


4 


M-20 


S.No.51,52partlyincludedin "ResidentialZone". 


The15.00mtr.wideD.P.Roadisretainedas perthePlanpublishedunderSection26. 


15.0mtr.wideDevelopmentPlan RoadinS.No.51,52isshiftedby 50.0mtr.towardsEastsideand areaonWestsideofnewlyshifted D.P.Roadisincludedin "ResidentialZone”. 


21 


M-21 


LocationofS.No.306and309is tobecorrected. 


LocationofS.No.306and309is correctedasperthevillagemap. 


LocationofS.No.306and309iscorrected asperthevillagemap,asshownonPlan. 


22 


M 
- 
22 


F.P.No.262(Area34.5R)High SchoolandPlayground(SiteNo. 75) 


HighSchoolandPlayground,Site No.75. 


SiteNo.75,HighSchoolandPlaygroundis deletedasperSection127noticeandtheland soreleasedisincludedin"ResidentialZone". 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


Note.-TheprivateorrentalpremisesdesignatedinPublic/Semi-PublicZonewillcontinuetobeintheZoneaslongasPublic/Semi-Publicuserexists, 

otherwisethoselandsshallbeconsideredtobeincludedintheadjoininglanduseZone. 


ThisNotificationshallalsobeavailableonGovernmentwebsitewww.maharashtra.gov.in 


ByOrderandinthenameoftheGovernorofMaharashtra, 


R.S.CHOUHAN, DeskOfficertoGovernment. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


५९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 


dated 6th April 2016 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


No . TPS -3515 /76 /CR -74 (B )/ 2015 /UD -9. - Whereas , the Chalisgaon Municipal Council (district 
Jalgaon ) (hereinafter referred to as " the said Municipal Council"), being the Planning Authority for the 
area under its jurisdiction under Clause (19) of Section 2 of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 (Mah . Act No . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act"), has by its 
Resolution No . 918, dated 12th August 2009 ,made a declaration under Section 23 with sub -section (1) 
of Section 38 with sub -section (1) of Section of the said Act of its intention to prepare the Revised 
Development Plan for the entire area within its jurisdiction and Notice of such declaration was published 
in the Maharashtra Government Gazette (hereinafter referred to as “Maharashtra Government Gazette ”), 
Part 1, Nashik Division Supplement, dated 11th March 2010 ; 


and whereas , Town Planing Officer appointed under Section 24 of the said Act (hereinafter refered 
to as the “ said Officer" ) after carrying out survey of the entire area within its jurisdiction , prepared 
existing land use map as required under Section 25 of the said Act and thereafter prepared the Draft 
Development Plan of Chalisgaon (Revised ) and handed it over to the said Municipal Council for publication 
by the said Officer. The said Municipal Council had published a Notice under Section ( 1) of Section 26 
of the said Act to that effect in the Maharashtra Government Gazette , Part 1 , Nashik Division Supplement, 
dated 17th October 2013 for inviting suggestions and objections in respect of the published Draft 
Revised Development Plan (hereinafter referred to as " the said Draft Revised Development Plan ") ; 

and whereas, the Planning Committee appointed under Section 28 (2 ) of the said Act (hereinafter 
referred to as “ the said Planning Committee”) to heard the suggestions and objections in respect of 
the said Draft Revised Development Plan received within the stipulated period ; 


and whereas , after receiving and considering the Report of the said Planning Committee , the said 
Planning Authority has submitted the said Draft Development Plan , under sub -section (1) of Section 30 
of the said Act, on 11th September 2014 to the Government of Maharashtra for sanction ; 


and whereas , in accordance with sub -section ( 1) of Section 31 of the said Act, the Government 
after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , Maharashtra 
State , Pune, the State Government is of opinion of that it is necessary to sanction the said Draft 
Revised Development Plan of the said Municipal Council as proposed by the Government and listed 
in "Schedule - A ” appended hereto as shown on the Plan , verged in colour as marked as “ M - 1, M -2 , 
M - 3. ....... .........., Excluding same part which are listed in “ Schedule B ” appended hereto as shown on 
the Plan , verged in Pink colour and marked as EP - 1 , EP -2 , EP - 3 ...... ; 


and , whereas these “EP" Modifications being of substantial nature , are required to be republished 
under Section 31 of the said Act ; 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 31 of the said 
Act, the Government of Maharashtra hereby gives Notice for inviting suggestions/objections from the 
general public in respect of the Proposed Modifications as given in " Schedule - B ” appended to this 
Notice within a period of one month from the date of publication of this Notice in the “Maharashtra 
Government Gazette” . Further, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 31 of 
the said Act, the Government hereby appoints the Joint Director of Town Planning , Nashik Division , 
Nashik to be the Officer to hear any person or persons in respect of such suggestions and or objections 
and to submit his Report to the Government ; 


Any suggestions or objections may be sent in writing during the aforesaid period , to the Joint 
Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik , Administrative Building , Commissioner Office 
Compound , Nashik Road , Nashik -422 001. 


A copy of Plan showing Proposed Modifications as mentioned as “ EP " and listed in “ Schedule - B ” 
shall be kept open for inspection to the general public in the Offices of the following Officers on all 
working days during working hours : 


( 1) The Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik . 
(2 ) The Assistant Director of Town Planning, Jalgaon Branch , Jalgaon . 
(3 ) The Chief Officer, Chalisgaon Municipal Council, Chalisgaon , district Jalgaon . 

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Desk Officer to Government. 


SCHEDULE"B" 


SUBSTANTIALMODIFICATIONSREPUBLISHEDBYTHEGOVERNMENTINRESPECTOFREVISEDDEVELOPMENTPLANOF 

CHALISGAON,DISTRICTJALGAON 


Sr 


[ACCOMPANIMENTTOTHEGOVERNMENTNOTICEURBANDEVELOPMENTDEPARTMENTNo.TPS-3515/76/CR-74(B)/2015/UD-9, 

DATED6THAPRIL2016] ExcludedProposalasperDevelopmentProposalsasperDevelopment 

Modificationswhichareofsubstantial part 

PlanPublishedunderSection PlansubmittedtotheGovernmentnatureasproposedbytheGovernment 26oftheMaharashtraunderSection30ofthe 

underSection31(1)oftheMaharashtra RegionalandTownMaharashtraRegionaland 

RegionalandTownPlanning PlanningAct,1966TownPlanningAct,1966 

Act,1966 


3 


EP-1 


TruckTerminus,SiteNo.94 


SiteNo.371pt.,373pt.,SiteNo. 94,TruckTerminuspartly reservationisdeletedand includedin"ResidentialZone”. 


TheEasternportionadmeasuringabout2.00 HectareisretainedinreservationofTruck Terminusandremainingareaisproposedto bedeletedandincludedin"ResidentialZone" asshownonthePlan. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


2 


EP-2 


SiteNo.303pt.,306pt.,SiteNo. 46PrimarySchooland Playground. 


PrimarySchoolandPlayground, SiteNo.46. 


LandbearingS.No.309(admeasuringarea 2475sq.mtr.)isproposedtobedeletedfrom SiteNo.46andtheremaininglandbearing S.No.303(admeasuringarea2525sq.mtr.) isproposedtobedesignatedasa "Playground”,SiteNo.46asshownonPlan. 


3 


EP-3 


SiteNo.91,"SecondarySchool andPlayground",SiteNo.90, "Playground",SiteNo.93, "ShoppingCenter”. 


SiteNo.91,"SecondarySchooland Playground",SiteNo.90, “Playground",SiteNo.93, "ShoppingCenter” 


SiteNo.91,“SecondarySchooland Playground",SiteNo.90"Playground"and SiteNo.93,“ShoppingCenter"areproposed tobedeletedandthelandssoreleasedare proposedtobeincludedin“ResidentialZone”. 


६१ 


SCHEDULE"B"-contd. 


६२ 


3 


4 


1 4 


2 EP-4 


SiteNo.121/1/1-D,SiteNo.49, “StadiumandShoppingCenter" (Area2337sq.mtr.) 


SiteNo.49“StadiumandShopping Center" 


LandbearingS.No.321/1/1-Dadmeasuring 2337.50sq.mtr.isproposedtobedeleted fromSiteNo.49“StadiumandShopping Center”andproposedtobeincludedin "ResidentialZone”asshownonPlan. 


5 


EP-5 


SiteNo.33"Garden" 


SiteNo.240/2/2/A-2SiteNo.33, “Garden”(Area8426sq.mtr.). 


LandbearingS.No.240/2/2/A-2 (admeasuring8426sq.mtr.)isproposedto bedeletedfromSiteNo.33,“Garden"and proposedtobeincludedin“ResidentialZone” asshownonPlan. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


6 


EP-6 


Clarificationofrulesaboutflood lineinDCR 


Highfloodline(redline)andnormalfloodline (blueline)areshownontheDevelopment Plan.Noconstructionispermittedinthearea lyingbetweenriverandnormalfloodline(blue line).Inthearealyingbetweennormalflood line(blueline)andHighfloodline(redline constructiononstiltflooriscompulsorywith minimumstiltheightof2.5mtr. 


SCHEDULE"B"-contd. 


7 


EP-7 


Anewprovisionisproposedtobeincorporated intheDevelopmentControlRegulationas below: LandssituatedinNoDevelopmentZonecan bedevelopedthroughTownPlanningScheme forResidentialpurpose.Oncethedraft schemeissanctioned,residentialandother usershallbeallowedasotherwisepermissible in"ResidentialZone". 


Note.-ThisNotificationshallalsobeavailableontheGovernmentwebsitewww.maharashtra.gov.in 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


ByOrderandinthenameoftheGovernorofMaharashtra, 


R.S.CHOUHAN, DeskOfficertoGovernment. 


६३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


सोमवार , मे ३० , २०१६ / ज्येष्ठ ९ , शके १९३८ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक/ब/ कक्ष-२/ जमीन / कावि -१८८ / २०१६. - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ (सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम , क्र . ३१ ) च्या 
कलम, ३ (१) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी, मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार जिल्हा, याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ 
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त महसूल कार्यालयामार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित 
अधिकारी, प्रथम आणि द्वितीय प्राधिकारी याबाबी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे . 

परिशिष्ट 


प्रथम अपील द्वितीय अपील 
अधिकाऱ्याचे अधिकाऱ्याचे 


अ . क्र . 


लोकसेवेचा तपशील 


पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे पदनाम 


लोकसेवा 
पुरविण्यासाठी 
विहित केलेली 
कालमर्यादा 
(दिवस ) 


पदनाम 


पदनाम 


३० 


उद्योजकांना महाराष्ट्र जमीन महसूल 
संहिता, १९६६ च्या कलम ४४ - अ च्या 
तरतुदीनुसार परस्पर औद्योगिक वापर सुरू 
करणे शक्य व्हावे त्याकरिता आवश्यक 
अधिकृत माहिती तातडीने उपलब्ध करून 
देणे . 


अपर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा अपर विकास आयुक्त 
स्तरावरील औद्योगिक अकृषिक वापर जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष 
सहाय्यभूत समितीचे अध्यक्ष तथा समन्वय “मैत्री कक्ष " 

अधिकारी 
“ मैत्री कक्ष ” 


२ 


३० 


(i) तहसीलदार- ५०० ब्रासपर्यंत 


औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन खोदण्याची 
परवानगी (गौणखनिज उत्खनन). 


(ii) उपविभागीय अधिकारी- २००० 

ब्रासपर्यंत . 


अपर विकास आयुक्त 
जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष 
तथा समन्वय “ मैत्री कक्ष " 

अधिकारी 
“ मैत्री कक्ष " 


(iii) जिल्हाधिकारी- २५००० 

ब्रासपर्यंत . 


विकास आयुक्त प्रधान सचिव 
तथा अध्यक्ष ( महसूल ) 
“ मैत्री कक्ष ” 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३, शके १९३८ 


६५ 


परिशिष्ट - - चालू 


३ 


३० 


औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन वापरण्याकामी 
बिगर अधिसूचित वृक्ष तोड परवानगी. 


उपविभागीय अधिकारी, 
संबंधित महसूल विभाग . 


अपर विकास आयुक्त 
जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष 
तथा समन्वय “ मैत्री कक्ष " 

अधिकारी 
“ मैत्री कक्ष ” 


मल्लिनाथ कलशेट्टी , 
जिल्हाधिकारी, नंदुरबार . 


नंदुरबार , २० मे २०१६. 


Notification 


No./ B/ Desk.- 2 / Jamin/ Kavi-188 / 2016. - In exercise of the powers conferred by Sub - section ( 1 ) 
of Section 3 of the Maharashtra Right To Public Services Act, 2015 ( Mah . Act.No. 31 of 2015 ), I,Mallinath 
Kalshetti , the Collector of Nandurbar District , hereby notify the public services rendered by the Office of 
the Collector through the subordinate Revenue Offices , along with the stipulated time limits for providing 
such public services , the Designated Officers , First Appellate Authorities and Second Appellate 
Authorities, as specified in the Schedule appended herewith for the purposes of the said Act. 


Schedule 


Designated Officer 


Public Service 


Time limit 
for providing 

service 
( Days ) 


First 
Appellate 
Officer 


Second 
Appellate 
Officer 


No . 


__ 2 


3 


1 


30 


To provide official /authenti- 
cated information to the 
concerned entrepreneur so 
as to enable him to make use 
of land for industrial purpose 
on his own as per Section 
44- A of MLRC 1966. 


Additional Collector and 
Chairman Industrial 
Non - agricultural use 
Facilitation Committee . 


Additional Development 
Collector Commissioner 
and Nodal and President 
Officer "Maitri 
" Maitri 

Kaksh" 
Kaksh" 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 

Schedule - contd. 
2 3 4 

56 


1 


2 


30 


(i) Tahsildarupto 500 brass 


Permission for digging land 
(Minor Mineral Extraction ) for 
industrial purpose . 


(ii) Sub - Divisional Officer 

upto 2000 brass. 


Additional Development 
Collector Commissioner 
and Nodal and 
Officer President 
"Maitri "Maitri 
Kaksh" Kaksh " 


( iii) Collector upto 25000 

brass. 


Development 
Commissioner 

and 
President 
"Maitri 
Kaksh" 


Principal 
Secretary 
(Revenue) 


3 


30 


Permission to cut any non - 
scheduled tree for making 
use of land for industrial 
purpose. 


Sub -Divisional Officer 
of concerned revenue 
Sub- Division. 


Additional Development 
Collector Commissioner 
and Nodal and 
Officer President 
"Maitri " Maitri 
Kaksh" Kaksh" 


Mallinath Kalshetti, 
Collector, Nandurbar. 


Nandurbar , 20th May 2016 . 


अधिसूचना 
क्रमांक साशा/ कक्ष - ५ / कावि - २८२/ २०१६. -- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ ( सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम, क्र . ३१) च्या 
कलम , ३ (१) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , अण्णासाहेब मिसाळ, जिल्हाधिकारी, धुळे जिल्हा, याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ जिल्हाधिकारी 
कार्यालयाच्या अधिनस्त महसूल कार्यालयामार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम आणि 
द्वितीय प्राधिकारी याबाबी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३, शके १९३८ 


६७ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


लोकसेवेचा तपशील 


पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे पदनाम 


लोकसेवा 
पुरविण्यासाठी 
विहित केलेली 
कालमर्यादा 
(दिवस) 


प्रथम अपील द्वितीय अपील 
अधिकाऱ्याचे अधिकाऱ्याचे 
पदनाम पदनाम 


३० 


अपर जिल्हाधिकारी, धुळे 


१ उद्योजकांना महाराष्ट्र जमीन महसूल 

संहिता , १९६६ च्या कलम ४४ - अ च्या 
तरतुदीनुसार परस्पर औद्योगिक वापर सुरू 
करणे शक्य व्हावे त्याकरिता आवश्यक 
अधिकृत माहिती तातडीने उपलब्ध करून 


जिल्हाधिकारी, विकास आयुक्त 
धुळे तथा समन्वय तथा अध्यक्ष 

अधिकारी “ मैत्री कक्ष” . 
“ मैत्री कक्ष ”. 


देणे . 


३० 


औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन खोदण्याची 
परवानगी (गौणखनिज उत्खनन). 


(i) तहसीलदार - ५०० ब्रासपर्यंत 
( ii) उपविभागीय अधिकारी- २००० 

ब्रासपर्यंत . 


(iii) जिल्हाधिकारी-२५००० 

ब्रासपर्यंत . 


अपर विकास आयुक्त 
जिल्हाधिकारी , तथा अध्यक्ष 
धुळे तथा समन्वय “ मैत्री कक्ष ”. 

अधिकारी 
“मैत्री कक्ष ”. 
विकास आयुक्त प्रधान सचिव 
तथा अध्यक्ष (महसूल) . 
“ मैत्री कक्ष ”. 

अपर विकास आयुक्त 
जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष 
धुळे तथा समन्वय “ मैत्री कक्ष”. 

अधिकारी 
“ मैत्री कक्ष”. 


३० 


औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन वापरण्याकामी 
बिगर अधिसूचित वृक्ष तोड परवानगी . 


उपविभागीय अधिकारी, 

धुळे / शिरपूर . 


धुळे , २३ मे २०१६. 


अण्णासाहेब मिसाळ, 
जिल्हाधिकारी, धुळे . 


Notification 


No./GB / K - 5 /Kavi -282 / 2016 . - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 3 of 
the Maharashtra Right To Public Services Act, 2015 (Mah . Act. No . 31 of 2015 ), I, Annasaheb Misal, the 
Collector of Dhule District, hereby notify the public services rendered by the office of the Collector through 
the subordinate Revenue Offices, along with the stipulated time limits for providing such public services , 
the Designated Officers, First Appellate Authorities and Second Appellate Authorities, as specified in the 
Schedule appended herewith for the purposes of the said Act . 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 

Schedule 


First 


Time limit 
for providing 

service 
( Days) 


Public Service 


Second 
Appellate 
Officer 


Designated Officer 


Appellate 
Officer 


No . 


3 


5 


6 


1 


30 


Additional Collector, Dhule 


To provide official /authenti- 
cated information to the 
concerned entrepreneur so 
as to enable him to make use 
of land for industrial purpose 
on his own as per Section 
44 -A of M . L. R .C . 1966 . 


Collector Development 
Dhule and Commissioner 

Nodal and President 
Officer "Maitri 
" Maitri 

Kaksh ”. 
Kaksh ”. 


2 


30 


(i) Tahsildar upto 500 brass 


Permission for digging land 
(Minor Mineral Extraction ) for 
industrial purpose . 


( ii) Sub -Divisional Officer 

upto 2000 brass. 


Additional Development 
Collector, Commissioner 
Dhule and and 

Nodal President 
Officer 

"Maitri 
" Maitri 

Kaksh ” . 
Kaksh ”. 


(iii) Collector upto 25000 

brass . 


Development 
Commissioner 

and 
President 

“Maitri 
Kaksh " . 


Principal 
Secretary 
(Revenue ). 


3 


30 


Sub - Divisional Officer 
Dhule / Shirpur. 


Permission to cut any non - 
scheduled tree for making 
use of land for industrial 
purpose . 


Additional Development 
Collector , Commissioner 
Dhule and and 

Nodal President 
Officer 

" Maitri 
" Maitri Kaksh ”. 
Kaksh ” . 


ANNASAHEB MISAL , 

Collector, Dhule . 


Dhule, 23rd May 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ ६९ 

मंगळवार , जून ७, २०१६ / ज्येष्ठ १७, शके १९३८ 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 
क्रमांक सा. प्र. शा ./ लोकशाही दिन - ७१२/ २०१६. - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ ( सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१) 
च्या कलम ३ (१) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , अनिल कवडे, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ जिल्हाधिकारी 
कार्यालयाच्या अधिनस्त महसूल कार्यालयामार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा , नियत कालमर्यादा , पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम आणि 
द्वितीय अपील प्राधिकारी याबाबी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे. 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


लोकसेवेचा तपशील 


पदनिर्देशित 
अधिकाऱ्याचे 


लोकसेवा 
पुरविण्यासाठी 
विहित केलेली 
कालमर्यादा 
(दिवस ) 


प्रथम अपील 
अधिकाऱ्याचे 
पदनाम 


द्वितीय अपील 
अधिकाऱ्याचे 
पदनाम 


पदनाम 


अपर 


विकास आयुक्त 


निवासी 
उपजिल्हाधिकारी 


१ उद्योजकांना महाराष्ट्र जमीन महसूल 

संहिता , १९६६ च्या कलम ४४ - अ च्या 
तरतुदीनुसार परस्पर औद्योगिक वापर सुरू 
करणे शक्य व्हावे त्याकरिता आवश्यक 
अधिकृत माहिती तातडीने उपलब्ध करून 
देणे . 


तथा अध्यक्ष 
“ मैत्री कक्ष ” 


जिल्हाधिकारी 
तथा समन्वय 

अधिकारी 
“मैत्री कक्ष " 


३० 


औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन खोदण्याची 
परवानगी ( गौणखनिज उत्खनन) . 


(i) तहसीलदार 

५०० ब्रासपर्यंत . 
(ii) उपविभागीय अधिकारी 

२ , ००० ब्रासपर्यंत . 


अपर 
जिल्हाधिकारी 
तथा समन्वय 

अधिकारी 
“ मैत्री कक्ष ” 


विकास आयुक्त 
तथा अध्यक्ष 
“ मैत्री कक्ष " 


(iii) जिल्हाधिकारी 

२५ , ००० ब्रासपर्यंत . 


विकास आयुक्त 

तथा अध्यक्ष 
“ मैत्री कक्ष ” 


प्रधान सचिव 
( महसूल ) 


३ 


३० 


औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन वापरण्याकामी 
बिगर अधिसूचित वृक्षतोड परवानगी. 


उपविभागीय 
अधिकारी , 

संबंधित 
महसूल विभाग . 


अपर 
जिल्हाधिकारी 
तथा समन्वय 

अधिकारी 
“मैत्री कक्ष ” 


विकास आयुक्त 
तथा अध्यक्ष 
“ मैत्री कक्ष " 


अनिल कवडे, 
जिल्हाधिकारी , अहमदनगर . 


अहमदनगर, ६ जून २०१६ . 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


No. G .B ./Lokshahi Din -712 /2016 . - In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of 
Section 3 of the Maharashtra Right To Public Services Act, 2015 (Mah . Act No. 31 of 2015 ) , I, Anil Kawade , 
the Collector of Ahmednagar district , hereby notify the Public Services rendered by the Office of the 
Collector through the subordinate Revenue Offices, along with the stipulated time limits for providing such 
Public Services, the Designated Officers , First Appellate Authorities and Second Appellate Authorities, as 
specified in the Schedule appended herewith for the purposes of the said Act. 

Schedule 


Public Service 


Designated 

Officer 


No . 


Time limit 
for providing 

service 
(Days ) 


First 
Appellate 
Officer 


Second 
Appellate 
Officer 


3 


1 


30 


To provide official /authenti- 
cated information to the 
concerned entrepreneur, so 
as to enable him to make use 
of land for industrial purpose 
on his own as per Section 
44 - A of MLRC , 1966 . 


Resident 

Deputy 
Collector. 


Additional 
Collector 
and Nodal 

Officer 
"Maitri 
Kaksh " 


Development 
Commissioner 
and President 

" Maitri 
Kaksh " 


2 


30 


Permission for digging land 
(Minor Mineral Extraction ) for 
Industrial Purpose . 


(1) Tahsildar- upto 

500 brass 


Development 
Commissioner 


Additional 
Collector 
and Nodal 

Officer 
“Maitri 
Kaksh " 


and 


(ii) Sub - Divisional 

Officer- upto 
2 ,000 brass . 


President 

“Maitri 
Kaksh ” 


Development 
Commissioner 


( iii) Collector 

upto 25 ,000 
brass. 


and 


Principal 
Secretary 
(Revenue ) 


President 

" Maitri 
Kaksh " 


3 


30 


Permission to cut any non - 
scheduled tree for making 
use of land for Industrial 
Purpose . 


Sub - Divisional 
Officer of 
concerned 
Revenue 
Sub - Division . 


Additional 
Collector 
and Nodal 
Officer 
" Maitri 
Kaksh ” 


Development 
Commissioner 

and 
President 

" Maitri 
Kaksh ” 


ANIL KAWADE , 
Collector, Ahmednagar. 


Ahmednagar, 6th June 2016 . 


७१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 

सोमवार , जुलै ११ , २०१६ / आषाढ २० , शके १९३८ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


क्रमांक जमीन / १/ कावि - ३५४३ / २०१६ . -- ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्यातील पंचायत क्षेत्र विस्तार कायद्यांतर्गत येणाऱ्या गावांकरिता असलेल्या 
महसूल मंडळाची व तलाठी सजांची पुनर्रचना करणेबाबत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने रावेर व यावल तालुक्यातील महसुली मंडळाची पुनर्रचना 
करण्याबाबतची प्रारूप अधिसूचना दिनांक २१ एप्रिल २०१६ च्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येऊन त्यावर दिनांक २० मे २०१६ पावेतो 
हरकती किंवा सूचना मागविण्यात आल्या आहेत . 

त्याअर्थी, आता या संदर्भात प्राप्त झालेल्या हरकती/ सूचना यांचा विचार करून तसेच प्रारूप अधिसूचनेच्या सोबतच्या अनुसूची “ अ ” मधील 
लिपिकीय चुका दुरुस्त करून ( अनुसूची “ब ” मध्ये दर्शविल्यानुसार) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
एक्केचाळीस ) याचेकलम ४ , पोट -कलम (२) द्वारे प्रदान करणेत आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून 
आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम (४) द्वारे आवश्यक केल्याप्रमाणे मी, रूबल अग्रवाल, जिल्हाधिकारी, जळगाव या प्रस्तावास पूर्वप्रसिद्धी 
दिल्यानंतर , सोबतच्या अनुसूची “ अ ” च्या स्तंभ क्रमांक १ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील यावल व रावेर तालुक्यातील महसूल मंडळांची 
दिनांक २० मे २०१६ पासून पुनर्रचना करीत आहे. पुनर्रचित महसुली मंडळांचेमुख्यालय अनुसूची “ अ ” च्या स्तंभ क्रमांक १ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असेल 
आणि पुनर्रचित महसूल मंडळात समाविष्ट करावयाचे सजे अनुसूची “ अ ” च्या स्तंभ क्रमांक २ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असेल आणि पुनर्रचित तलाठी 
सजांमध्ये समाविष्ट गावे अनुसूची “ अ ” च्या स्तंभ क्रमांक ३ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील . 


अनुसूची “ ब ” 


अ . क्र . 


हरकतदाराचे नाव 


हरकतीचा विषय 


हरकतीवरील निर्णय 


उखर्दू कासम तडवी व इतर राहणार 
कुसुंबे बु. खु., तालुका रावेर . उखडू 
कासम तडवी व इतर राहणार कुसुंबे 
बु . खु., तालुका रावेर . 


नवीन अधिसूचनेनुसार कुसुंबे बु. हे गाव उटखेडा 
सजेस जोडण्यात आलेले असून कुसुंबे खु., हे 
गाव लोहारा सजेस जोडण्यात आलेले असून 
अशा प्रकारे विभागणी करण्यात आलेली असून 
कोणत्याही प्रकारचा बदल न करता दोघे गावाचे 
तलाठी सजा कुसुंबे बु. येथे करण्यात यावी 
अन्यथा उटखेडा येथेच सदरचे दोन्ही गावे 
जोडण्यात यावी किंवा कुसुंबे बु . येथे सदरचे । 
अस्तित्वात असलेले तलाठी कार्यालय सुरू 
करण्यात यावे. 


विधी व न्याय मंत्रालय , नवी दिल्ली यांचेकडील 
अधिसूचना २ डिसेंबर १९८५ G. S. R. 876 
( E) नुसार जळगाव जिल्ह्यातील रावेर 
तालुक्यातील कुसुंबे खु. हे गाव आदिवासी 
उपाययोजना क्षेत्रात समाविष्ट आहे. सदर 
अधिसूचनेनुसार कुसुंबे बु. हे गाव आदिवासी 
उपाययोजना क्षेत्रात समाविष्ट नाही. यामुळे 
कुसुंबा खु. व बु. या दोघा गावांचे तलाठी 
सजा कुसुंबा बु. करता येणे शक्य नाही. 
सबब हरकत अमान्य करणेत येत आहे. 


श्री . मोरसिंग रामदास पवार , 
राहणार अभोडे बु. , तालुका 
रावेर . 


खिरोदे प्र. रावेर हा सजा पूर्वीप्रमाणेच ठेवणेत 
यावा. तसेच सहस्त्रलिंग हा सजा पूर्वीप्रमाणेच 
ठेवणेत यावा. 


विधी व न्याय मंत्रालय , नवी दिल्ली यांचेकडील 

अधिसूचना २ डिसेंबर १९८५ G.S. R. 876 
( E) नुसार जळगाव जिल्ह्यातील रावेर 
तालुक्यातील सहस्त्रलिंग , लालमाती, आभोडा 
बु., जिन्सी व पिंपरकुंड ही गावे आदिवासी 
उपाययोजना क्षेत्रात समाविष्ट आहे. खिरोदा , 
मुंजलवाडी ही गावे आदिवासी उपाययोजना 
क्षेत्रातील नसल्याने पूर्वीप्रमाणेच सजा ठेवणे 
शक्य नाही. सबब हरकत अमान्य करणेत 
येत आहे. 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३, शके १९३८ 


अनुसूची ब – चालू 


अ . क्र . 


हरकतदाराचे नाव 


हरकतीचा विषय 


हरकतीवरील निर्णय 


सरपंच , ग्रुप ग्रामपंचायत , 
आभोडा बु., तालुका रावेर. 


रावेर तालुक्यातील सहस्त्रलिंग सजा हा 
रावेर व पालचे मध्यवर्ती ठिकाण असून मौजे 
सहस्त्रलिंग हे गाव रस्त्याला लागूनच आहे. 
सबब हरकत अमान्य करणेत येत आहे. 


सहस्त्रलिंग सजामध्ये जिनसी, लालमाती, आभोडा 
बु ., पिंपरकुंड ही गावे समाविष्ट केल्यामुळे आभोडा 
बु. ते सहस्त्रलिंग हे अंतर सुमारे १० ते १३ 
किलोमीटर असून मौजे आभोडा बु. येथील ग्रामस्थांना 
सहस्त्रलिंग येथील शासकीय कागदपत्रे व कार्यालयीन 
कामकाजासाठी जाण्यासाठीचे अंतर जास्त असून 
वाहतूक व्यवस्था नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात 
अडचणी येतील. तसेच वरीलप्रमाणे गावाचे पोष्ट 
कार्यालय, आभोडा बु. येथे आहे. तरी सजाचेनावे 
सहस्त्रलिंग ऐवजी आभोडा बु., तालुका रावेर येथे 
करण्यात यावे. 


४ 


संजय चौधरी , 
जिल्हा सरचिटणीस , 
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस 
कमिटी ( मानव संसाधन 
विकास सेल), जळगाव . 


रसलपूर या गावाची लोकसंख्या फार मोठी आहे . 
या गावाला स्वतंत्र बाजारपेठसुद्धा असून रमजीपूर , 
बक्षीपूर , खिरोदा प्र., रावेर या गावातील लोकांना 
रसलपूर या गावातून रावेर येथे जावे लागते. शेतीक्षेत्र 
रसलपूर गावाचे कमी असले तरी शाळेच्या मुलांना 
व नागरिकांना शैक्षणिक कामकाजासाठी , रहिवास 
दाखला, उत्पन्नाचा दाखला इतर कागदपत्रे नियमित 
लागत असतात . खिरोदा प्र. रावेर या महसुली 
गावाऐवजी रसलपूर हे महसूली गाव कायम ठेऊन 
या गावाला बक्षीपूर , रमजीपूर , खिरोदा प्र. रावेर ही 
गावे जोडण्यात यावी . तरी रसलपूर हे स्वतंत्र महसूल 
गाव असून या गावावर अन्याय होऊ नये . 


रावेर तालुक्यातील रसलपूर हे गाव खिरोदा 
प्र . रावेर च्या गावालाच लागून असून सदर 
गावाचे अंतर अर्धा कि . मी . पेक्षासुद्धा कमी 
आहे. तसेच खिरोदा प्र. रावेर हे मध्यवर्ती 
ठिकाण असल्याने हरकत अमान्य करणेत 
येत आहे . 


सरपंच, ग्रामपंचायत, नायगाव , 
तालुका यावल . 


नायगाव येथील तलाठी सजा चुंचाळे येथे हलविणेत 
येऊ नये. 


मौजे नायगाव व चुंचाळे या गावांमध्ये 
साधारणत : दोन ते तीन किलोमीटरचे अंतर 
आहे. तसेच चुंचाळे हे गाव मध्यवर्तीठिकाण 
असल्याने नायगाव येथील नागरिकांना 
सोईस्कर असल्याने हरकत अमान्य करणेत 
येत आहे . 


सरपंच, ग्रामपंचायत , रसलपूर , 
तालुका रावेर . 


रसलपूर गावाची लोकसंख्या सन २०११ च्या रसलपूर हे गाव खिरोदा प्र. रावेरच्या 
जनगणनेनुसार ७११६ असून गावातील ग्रामस्थांना गावालाच लागून असून सदर गावाचे अंतर 
व विद्यार्थ्यांना दाखले उतारेसाठी दुसऱ्या गावी जावे अर्धा कि . मी . पेक्षासुद्धा कमी आहे . तसेच 
लागणार आहे. त्यामुळे वयोवृद्ध लोकांना मोठ्या । खिरोदा प्र . रावेर हे मध्यवर्ती ठिकाण 
प्रमाणावर अडचणीनिर्माण होणार आहे . त्यासाठी असल्याने हरकत अमान्य करणेत येत आहे . 
मौजे रसलूपर सजा कायम ठेवणेत यावा. 


७३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३, शके १९३८ 

अनुसूची ब – चालू 


अ . क्र . 


हरकतदाराचेनाव 


हरकतीचा विषय 


हरकतीवरील निर्णय 


७ 


श्री. तडवी फिरोज रमजान , 
राहणार अहिरवाडी, तालुका 
रावेर . 


मौजे अहिरवाडी येथील सजा बंद केला असून 
सदर सजा कोद येथे दिला आहे. परंतु मौजे 
अहिरवाडी येथे पूर्वीपासूनच तलाठी सजा कार्यरत 
आहे व अहिरवाडी हे गाव मौजे कोंद व वाघोद 
ह्या गावापेक्षा मोठे आहे . 


विधी व न्याय मंत्रालय , नवी दिल्ली यांचेकडील 
अधिसूचना २ डिसेंबर १९८५ G.S. R.876 
( E) नुसार जळगाव जिल्ह्यातील रावेर 
तालुक्यातील सध्याचे अहिरवाडी सजेतील 
मोहगण बु. व पाडळे बु . हे गाव आदिवासी 
उपाययोजना क्षेत्रात समाविष्ट आहे. तसेच 
कोद हे गाव रावेर बहाणपूर या मुख्य 
रस्त्यालाच लागून असून कोंद व अहिरवाडी 
या गावातील अंतर साधारणत: २ किमी आहे. 
सबब हरकत अमान्य. 


अनुसूची “ अ ” 


जिल्हा जळगाव 


मंडळाचे नाव 


मंडळात समाविष्ट 
असलेल्या सजांची नावे 
व मुख्यालयांचे ठिकाण 


सजात समाविष्ट 
असलेल्या गावांची 


त्या गावात समाविष्ट 
असलेल्या पाड्यांचेनाव 


नावे 


३ 


तालुका यावल 


यावल 


यावल 


यावल 


टेंभी कुरण 


कोळवद 


कोळवद 


सातोद 


वड्री 


यावल 


परसाडे बु. 


परसाडे बु . 


हरीपुरा 


आंबापाणी, जामुनझिरा 


बोरखेडा खु . 


काळाडोह 


विरावली 


विरावली 


वडोदे प्र. यावल 


नावरे 


कोरपावली 


कोरपावली 


महिलखेडी 


मोहराळे 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


अनुसूची “ अ ” – चालू 


जिल्हा जळगाव, तालुका यावल – चालू 


टाकरखेडा 


टाकरखेडा 


बोरावल बु . 


भालशिव 


पिंप्री 


निमगाव 


निमगाव 


टेंभी 


बोरावल खु . 


फैजपूर 


फैजपूर 
न्हावी प्र. या 
आमोदा 


वाघळूद 
फैजपूर 
न्हावी प्र. या 
आमोदा 
हंबर्डी 


मारूळ 


मारूळ 


चारमळी 


बोरखेडा बु . 
विरोदा 


विरोदा 


पिंपरूड 


वडोदे प्र . सावदा 


साकळी 


साकळी 


साकळी 
शिरसाड 


शिरसाड 


मनवेल 


मनवेल 


दगडी 


पिळोदे खु. 


थोरगव्हाण 


चुंचाळे 


चुंचाळे 
बोराळे 


नायगाव 


डांभुर्णी 
न्हावी प्र . अ . 


वाघोदे 
डांभुर्णी 
न्हावी प्र . अ . 


शिरागड 


पथराळे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


७५ 


अनुसूची “ अ ” — चालू 


किनगाव 


जिल्हा जळगाव, तालुका यावल – चालू 
किनगाव बु. 

किनगाव बु. 
किनगाव खु. 

गिरडगाव 
मालोद 

मालोद 
वाघझिरा 
इचखेडा 


रूईखेडा 
मानापुरी 
टोलाणे, खालकोट , चिपखेडा 


गाड्या 


जामन्या 


उसमळी 


लंगडा आंबा 


चिंचोली 


चिंचोली 


उंटावद 


किनगाव 


आडगाव 


आडगाव 


कासारखेडा 


लसुणबर्डी, नागादेवी 


दहिगाव 


बामणोद 


बामणोद 


डोनगाव 
दहिगाव 
सावखेडेसीम 
बामणोद 
पाडळसे 
भोरटेक 
दुसखेडा 
कासवे 


पाडळसे 


दुसखेडा 


अकलूद 


कठारे प्र . सावदा 


कोसगाव 


कोसगाव 


अंजाळे 


वनोली 
रिधुरी 
करंजी 
अंजाळे 
पिळोद बु. 
चिखली बु. 
चिखली खु . 
राजोरे 
म्हैसवाडी 


चिखली बु . 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


अनुसूची “ अ ” – चालू 


जिल्हा जळगाव, तालुका यावल – चालू 


भालोद 


भालोद 
सांगवी बु. 
डोगरकठोरा 


भालोद 
सांगवी बु. 
डोगरकठोरा 


डोंगरदे, धुळेपाडा 


अट्रावल 


अट्रावल 


सांगवी खु . 


चितोडा 


विटवा 


रावेर 


हिंगोणा 

हिंगोणा 
जिल्हा जळगाव , तालुका रावेर 
रावेर 

रावेर 
रमजीपूर 
बक्षीपूर 

शिंदखेडा 
खिरोदा प्र. रावेर 

खिरोदा प्र. रावेर 
मुंजलवाडी 
आभोडा खु . 
रसलपूर 


पाल 


पाल 


मोरव्हाल 


गारबर्डी 


गारखेडा 


निमड्या 


मोहमांडली नवी 


गुलाबवाडी 
मोहमांडली नवी 
मोहमांडली जुनी 
अंधारमळी 


तिड्या 


सहस्त्रलिंग 


सहस्त्रलिंग 
लालमाती 


आभोडा बु . 


जिनसी 


पिंपरकुंड 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


७७ 


अनुसूची “ अ ” — चालू 


जिल्हा जळगाव , तालुका रावेर - चालू 


खिरोदा प्र . यावल 


खिरोदा प्र . यावल 


उटखेडा 


खिरोदा प्र. यावल 


सावखेडा बु. 


कोचुर बु . 


खिरोदा प्र . यावल 
कळमोदा 
उटखेडा 
भाटखेडा 
कुसुंबे बु . 
गौरखेडा 
सावखेडा बु. 
सावखेडा खु. 
कुभारखेडे 
कोचुर बु . 
कोचुर खु. 
बोरखेडेसीम 
चिनावल 
रोझोदा 
लोहारा 
चिंचाटी 
जानोरी 
कुसुंबे खु. 
खानापूर 
अजनाड 
चोरवड 


चिनावल 


लोहारा 


खानापूर 


खानापूर 


पाडळे खु. 


निरुळ 


अटवाडे 


कर्जाद 


अटवाडे 
दोधे 
नेहेते 
कर्बोद 
वाघोळ 
अहिरवाडी 
मोरगाव खु. 
मोरगाव बु . 
बोरखेडे 


मोरगाव 


तामसवाडी 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


अनुसूची “ अ ” — चालू 


जिल्हा जळगाव, तालुका रावेर – चालू 


खानापूर 


के हाळे बु . 


के हाळे बु . 
केव्हाळे खु . 
भोकरी 
जुनोने 


पिंप्री 


पिंप्री 


मोहगण 


खिर्डी बु . 


खिर्डी बु. 


धामोडी 


पाडळे बु . 
मंगरुळ 
खिर्डी बु . 
खिर्डी खु. 
धामोडी 
वाघाडी 
रेंभोटे 
शिंगाडी 
पुरी 
गोलवाडे 


शिंगाडी 


कांडवेल 


कांडवेल 


कोळोदे 
सुलवाडी 
तांदलवाडी 
मांगलवाडी 


तांदलवाडी 


बलवाडी 


बलवाडी 


भामलवाडी 
सिंगत 


निंभोरा बु . 


निंभोरा बु. 
विवरे बु. 


निंभोरा बु . 
विवरे बु . 
विवरे खु. 


विवरे खु . 


वडगाव 


वाघोदा बु . 


वाघोदा बु . 
दसनूर 


दसनूर 


आंदलवाडी 


सिंगनूर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४, २०१६ / भाद्र १७ - २३ , शके १९३८ 


७९ 


अनुसूची “ अ ” — चालू 


जिल्हा जळगाव, तालुका रावेर – चालू 

ऐनपूर 


ऐनपूर 


ऐनपूर 
निंबोल 


निंबोल 


खिरवड 


थेरोळे 


विटवे 
सांगवे 
खिरवड 
पातोंडी 
पुनखेडे 
थेरोळे 
धुरखेडे 
निंभोरासीम 
बोहर्डे 
अजंदे 
नांदूरखेडे 
भोर 
होळ 


अजंदे 


सावदा 


सावदा 


सावदा 


मस्कावद बु. 


गाते 


उदळी बु . 


मस्कावद बु. 
मस्कावद खु . 
मस्कावद सीम 
गाते 
वाघोदा खु. 
सुनोदा 
उदळी बु. 
उदळी खु . 
तासखेडा 
लुमखेडा 
रायपूर 
गहूखेडा 
रणगाव 
सुदगाव 
थोरगव्हाण 


रायपूर 


थोरगव्हाण 


मांगी 
चुनवाडे 


जळगाव , ४ जुलै २०१६. 


रूबल अग्रवाल , 
जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


